RNINo . MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ५१ ] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ५३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 

, 
Mantralaya, Mumbai - 400032 
Dated 23rd November 2020 


No. SPP - 2020 / U.O.R . 41 / D -XIV.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No. || of 1974 ) , the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv . Pravin Chavan as " Special Public Prosecutor" for conducting the 
case pending before the Special Court, Pune and Hon . High Court, Mumbai , which is arising out 
of C. R. No. 403/2019 , Band Garden Police Stateion , District Pune .. 


Her appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers (Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 


The fees of Adv . Pravin Chavan , Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department 
as per the proposal approved by Law and Judiciary Department. 


The Government reserves the right to revoke /modify/ annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer, 
Law and Judiciary Department. 


( 
१ 
) 


एच-१९९, भाग एक (पु.वि.पु . ) - ५१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ 


२३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सांगली यांजकडून 
वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 
( ३ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 
( ४ ) विस्फोटक नियम , २००८ मधील नियम ८४ . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचेकडील क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -५, दिनांक १३ मार्च २०२० , 

१४ मार्च २०२० तसेच १५ मार्च २०२० रोजीच्या अधिसूचना. 
( ६ ) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक २३ व २४ मार्च २०२० . 
( ७ ) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश 

क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० रोजीचे आदेश . 
( ८ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर- ९ ३४ / २०२०, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० . 
( ९ ) मा . राष्ट्रीय हरित लवाद , नवी दिल्ली यांचेकडील मूळ अर्ज क्रमांक २४ ९ / २०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीचा आदेश. 
( १० ) मा . सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई यांचेकडील क्रमांक एमपीसीबी/ जेडी (एपीसी)/ टीबीबी/ २०१११० 

एफटीएस -०००१, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे पत्र . 
( ११ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६/ पीओएल / आरआर - ९ ५१/ २०२०, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० . 

आदेश 


क्रमांक गृह -१ / कार्या-६/ पीओएल / आरआर - ९ ५२ / २०२० .-- ज्याअर्थी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र दिनांक १४ 
मार्च २०२० अन्वये कोरोना विषाणू ( कोव्हिड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ मधील तरतुदींच्या 
अंमलबजावणीसाठी अधिसचूना आणि त्याबाबतची नियमावली प्रसिद्ध करणेत आलेली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हिड 
१ ९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. 
त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीप्रमाणे जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे 
कोणतीही आपत्ती रोखण्यासाठी किंवा आपत्तीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर -९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक २ ९ जून २०२० रोजीच्या आदेशामध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील परिस्थितीप्रमाणे संबंधित 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना जिल्ह्यातील रुग्णस्थितीनुसार आदेश काढणेबाबत सर्वाधिकार देणेत आलेले आहेत . त्यानुसार राज्य शासनाकडील 
वाचले क्रमांक ७ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार इकडील वाचले क्रमांक ८ अन्वये सांगली जिल्ह्यातील लॉकडाऊनची मुदत 

दिनांक 

३० 

नोव्हेंबर 
२०२० रोजी २४.०० वाजेपर्यंत वाढविणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, दिवाळी सणाच्या कालावधीत शोभेची दारू विक्री करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात परवाने देणेची उपरोक्त वाचले क्रमांक 
मध्ये 

तरतूद आहे. तसेच मा . राष्ट्रीय हरित लवाद, नवी दिल्ली यांनी उपरोक्त वाचले क्रमांक ९ च्या आदेशान्वये कोव्हिड-१९ संसर्गाच्या 
पार्श्वभूमीवर शोभेची दारू (फटाका) विक्री व त्याच्या वापराबाबत आदेश दिलेले आहेत. त्याबाबत वाचले क्रमांक ९ व १० अन्वये मा . राष्ट्रीय 
हरित लवाद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये करणे बंधनकारक 
आहे. त्यानुसार इकडील वाचले क्रमांक ११ वरील आदेशान्वये दिवाळी सणाच्या कालावधीत सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रामध्ये फक्त Green Crackers ची विक्री करणेस परवानगी देणेत आली आहे. 


४ 


त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सांगली मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार याबाबत शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या आदेशास अधिन राहून व मा . राष्ट्रीय हरित लवाद , नवी दिल्ली यांनी उपरोक्त वाचले 
क्रमांक ९ अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार दिवाळी सणाच्या कालावधीत म्हणजेच दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० ते १६ नोव्हेंबर २०२० रोजी अखेर 
सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये कोव्हिड -१ ९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर हवा प्रदुषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


( १ ) सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये फक्त " Green firecrackers " ची विक्री करण्यास व वाजवणे 
फोडणेस परवानगी असेल. 


( २ ) सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये फक्त " Green firecrackers " वाजवणे किंवा फोडणेस सायंकाळी 
७.०० वाजल्यापासून ते रात्री ९ .०० वाजेपर्यंतच परवानगी असेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


३ 


वरील आदेशाचे काटेकोरपणे पालन केले जात असलेबाबत तपासणी करणेचे अधिकार हे पोलीस विभाग व सांगली, मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका मधील अधिकारी / कर्मचारी यांना देणेत येत आहेत. 


उपरोक्त आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १८८ , आपत्ती व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 

डॉ . अभिजीत चौधरी, 

जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन, प्राधिकरण, सांगली. 


सांगली, १२ नोव्हेंबर २०२० . 


पोलीस सह - आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) व ( ४) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 

आदेश 
क्रमांक पोसआ / पुणे शहर/ ९ ०८७ / २०२०.- ज्याअर्थी, पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, मोर्चे, 
धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठीक - ठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत 
बांधकाम हटविण्याच्या कार्यवाहीच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी जागतिक 
एड्स निर्मूलन दिन, दिनांक ३ डिसेंबर २०२० रोजी अपंग सहाय्यता दिन , दिनांक ६ डिसेंबर २०२० रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
महापरिनिर्वाण दिन व क्रांतीसिंह नाना पाटील पुण्यदिन व दिनांक १२ डिसेंबर २०२० रोजी हुतात्मा बाबु गेनू शहिद दिन येत असून त्यानिमित्त 
विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात. तसेच दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजी पासून पदवीधर मतदान निवडणुकीची आचारसंहिता लागू 

झालेली 
असून दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) व ( ४) चे मनाई आदेश जारी करण्यास 
विनंती आहे ; 

त्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १ ), ( ३) व ( ४) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी , डॉ . रवींद्र शिसवे, पोलीस सह - आयुक्त , पुणे शहर वर नमूद अ.नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १), ( ३) व ( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १४ डिसेंबर २०२० रोजीचे २४.०० 
वा . पर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रवपदार्थ बरोबर नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 


करणे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरत येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 


( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर 

बंदी घालीत आहे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पध्दतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ च्या कलम 

३७ ( १ ), ( ३) व ( ४) विरुद्ध वर्तन करणे. 
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठीचा भाग म्हणून महापालिका आयुक्त , पुणे यांचे आदेशानुसार ( संदर्भ क्रमांक मआ / साप्रवि / ५३४५, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० ) मिशन बिगीन अगेनचा कालावधी पुढील आदेशापर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबत आदेशीत केले आहे. तसेच सदर 
कालावधीत कोव्हिड -१ ९ या आजाराच्या प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना व मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यातील सर्व 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


नियम, अटी, शर्ती व तरतुदी या आदेशास लागू राहतील. तसेच वरील आदेशाचे अनुषंगाने नव्याने शासनाकडून व शासकीय यंत्रणांकडून 
लागू होणारे आदेश व त्यातील तरतुदीही लागू राहतील. 

उपरोक्त आदेशाचे पालन करणे पुणे शहरातील नागरिकांना बंधनकारक राहील. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदर आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिध्दी द्यावी . 
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 

सदर आदेशाची अंमलबजावणी करताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी कलम ७० अन्वये कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा . सदरचा आदेश माझे 
सही -शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

डॉ. रवींद्र शिसवे, 
पोलीस सह - आयुक्त, 

पुणे शहर . 
पुणे शहर , २८ नोव्हेंबर २०२० . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ), १८७३ चे कलम १४४ प्रमाणे . 


आदेश 


क्रमांक वि.शा./निवडणूक / ९ ७८५/ २०२०.- ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील जावक क्रमांक ई.सी.आय. / पी.एन. / ८५/ २०२० , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे प्रसिद्धी पत्रकान्वये विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक -२०२० चा कार्यक्रम घोषित 
केला आहे. त्यानुसार विधान परिषद द्विवार्षिक निवडणुकीची दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजीपासून आचारसंहिता निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत लागू 
करण्यात आली आहे. दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी मतदान होणार असून दिनांक ३ डिसेंबर २०२० रोजी मतमोजणी होणार आहे. 

पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात ४ ९ मतदान केंद्रा ( इमारत) मधील १५२ बुथवर मतदान होणार आहे. मतदान सुरळीत व शांततेत पार 
पाडणेसाठी, सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी सदर मतदान केंद्रांच्या परिघापासून १०० 
मीटर सभोवतालच्या परिसराच्या जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सदर मतदान केंद्रांचे १०० मीटर 
परिसरात निर्बंध घालणे जरुरीचे आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . रवींद्र शिसवे, पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १८७३ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक -२०२० साठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या 
कार्यक्षेत्रातील ४ ९ मतदान केंद्र ( इमारत) व ( १५२ बुथ ) च्या १०० मीटर परिसरात दिनांक १ डिसेंबर २०२० चे ००.०१ वाजेपासून ते मतदान प्रक्रिया 
संपेपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 


४ ९ मतदान केंद्रांचे ( इमारतींचे) १०० मीटर परिसराचे आतील सर्व व्यावसायिक दुकाने, रेस्टॉरंट, टपऱ्या , ( अत्यावश्यक सेवा वगळून ) सर्व 
आस्थापना बंद ठेवावेत. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा.दं.वि. कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिला आहे. 


डॉ. रवींद्र शिसवे, 


पोलीस सहआयुक्त, 


पुणे, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० . 


पुणे शहर . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी.), १८७३ चे कलम १४४ प्रमाणे. 


आदेश 


क्रमांक वि.शा./निवडणूक / ९ ७८६ / २०२०. – ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील जावक क्रमांक ई.सी.आय./ पी.एन./ ८५/ २०२० , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे प्रसिद्धी पत्रकान्वये विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक -२०२० चा कार्यक्रम घोषित 
केला आहे. त्यानुसार विधान परिषद द्विवार्षिक निवडणुकीची दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजीपासून आचारसंहिता निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत लागू 
करण्यात आली आहे. दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी मतदान होणार असून दिनांक ३ डिसेंबर २०२० रोजी मतमोजणी होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांचेकडील पत्र क्रमांक ४६४/ आय.एन.एस.टी./ २००७ / पी.एल.एन. - १, दिनांक ८ जानेवारी २००७ व दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २००७ अन्वये प्रचार संपल्यानंतरच्या वेळेपासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत राजकीय व्यक्ती जर ते त्या मतदारसंघाचे 
मतदार नसतील तर त्या मतदारसंघात थांबणेबाबत प्रतिबंध करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. 

मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडणेसाठी, सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी 
सर्व राजकीय व्यक्तींना व राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ते ज्या विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाचे मतदार 
नाहीत , त्या विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघात थांबणेस/ वास्तव करण्यास प्रतिबंध करणे जरुरीचे आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . रवींद्र शिसवे, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १८७३ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक -२०२० साठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या 
कार्यक्षेत्रात दिनांक २ ९ 

चे १७.०० वाजेपासून ते दिनांक १ डिसेंबर २०२० चे २४.०० वाजेपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 
( १ ) सर्व राजकीय व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती ते ज्या विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार नाहीत , त्या मतदारसंघात 

थांबणे/ वास्तव्य करणेस प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 
सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा.दं.वि. कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिला आहे. 


नोव्हेंबर २०२० 


डॉ. रवींद्र शिसवे, 
पोलीस सहआयुक्त , 

पुणे शहर . 


पुणे, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० . 


पोलीस आयुक्त यांजकडून 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे. 


आदेश 


क्रमांक वि.शा./निवडणूक / ६७९९ / २०२०. – ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील जावक क्रमांक ई.सी.आय./ पी.एन. / ८५ / २०२०, 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० अन्वये विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ द्विवार्षिक पोट -निवडणूक -२०२० जाहीर झालेली असून, आचारसंहिता 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजीपासून ते निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत अस्तित्वात राहील . विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ द्विवार्षिक पोट 
निवडणुकीचे दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी मतदान व दिनांक ३ डिसेंबर २०२० रोजी मतमोजणी होणार आहे. पिंपरी -चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या 
कार्यक्षेत्रात ०३ - पुणे विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील १ ९ मतदान केंद्रे व ६२ मतदान बुथचा समावेश आहे. 

ज्याअर्थी, निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांचेकडील पत्र क्रमांक ४६४/ आय.एन.एस.टी./ २००७ / पी.एल.एन. - १, दिनांक ८ जानेवारी २००७ 
व दिनांक २७ फेब्रुवारी २००७ अन्वये प्रचार संपल्यानंतरच्या वेळेपासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत राजकीय व्यक्ती जर ते त्या 
वॉर्डातील मतदार नसतील तर त्या वॉर्डात थांबणेबाबत प्रतिबंध करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत . 

मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडणेसाठी, सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी 
सर्व राजकीय व्यक्तींना व राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ते ज्या विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाचे मतदार 
नाहीत , त्या विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघात थांबणेस/ वास्तव करण्यास प्रतिबंध करणे जरुरीचे आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी, कृष्ण प्रकाश, पोलीस आयुक्त, पिंपरी -चिंचवड पोलीस आयुक्तालय या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ मधील प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये असा आदेश देतो की , ०३-- पुणे विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघासाठी पिंपरी - चिंचवड पोलीस 
आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२० चे १७.०० वाजेपासून ते दिनांक १ डिसेंबर २०२० चे २४.०० वाजेपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश 
देण्यात येत आहे. 

सर्व राजकीय व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती ते ज्या विधान परिषद मतदारसंघाचे मतदार नाहीत, त्या मतदारसंघात 
थांबणे/ वास्तव्य करणेस प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा.दं.वि. कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिला आहे. 


कृष्ण प्रकाश , 


पोलीस आयुक्त, 


पिंपरी -चिंचवड , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० . 


पिंपरी -चिंचवड. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ 


२३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ), १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे. 


आदेश 


मतदान केंद्रांचे १०० मीटरचे परिक्षेत्रातील व्यावसायिक दुकाने व आस्थापना बंद ठेवणेबाबत आदेश 
क्रमांक वि.शा./निवडणूक / ६८०० /२०२०.– ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील जावक क्रमांक ई.सी.आय./ पी.एन. / ८५ / २०२० , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० अन्वये विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ -- ३ पुणे विभाग द्विवार्षिक पोट -निवडणूक-२०२० जाहीर झालेली आहे. 
आचारसंहिता दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजीपासून ते निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत अस्तित्वात राहील . दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी मतदान व 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२० रोजी मतमोजणी होणार आहे, पिंपरी -चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात पिंपरी पोलीस स्टेशन ( ६ मतदान केंद्रे, 
१८ बुथ ), चिंचवड पोलीस स्टेशन ( ४ मतदान केंद्रे, १३ बुथ ), भोसरी पोलीस स्टेशन ( २ मतदान केंद्रे, १० बुथ ), एम.आय.डी.सी. भोसरी पोलीस 
स्टेशन ( १ मतदान केंद्र, ३ बुथ ), दिघी पोलीस स्टेशन ( १ मतदान केंद्र, २ बुथ ), चाकण पोलीस स्टेशन ( २ मतदान केंद्रे, ४ बुथ ), सांगवी पोलीस 
स्टेशन ( २ मतदान केंद्र, ८ बुथ), तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशन ( १ मतदान केंद्र, ४ बुथ), या पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रातील विधान परिषद शिक्षक 
व पदवीधर मतदारसंघ अशा दोन्ही मतदारसंघांच्या एकूण १ ९ मतदान केंद्रे ( इमारती) व ६२ बुथचा समावेश आहे. 

पिंपरी - चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात एकूण १ ९ मतदान केंद्रे ( इमारती) व ६२ बुथवर मतदान होणार आहे. मतदान सुरळीत व 
शांततेत पाडण्यासाठी, सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये व सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी सदर मतदान केंद्रांचे परिघापासून 
१०० मीटर सभोवतालच्या परिसराच्या जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने एकूण १ ९ मतदान केंद्रांचे 
( इमारती) १०० मीटर परिसरात निर्बध घालणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , कृष्ण प्रकाश, पोलीस आयुक्त, पिंपरी -चिंचवड या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार पिंपरी -चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील कार्यक्षेत्रातील विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ 
द्विवार्षिक पोट - निवडणुकीच्या १ ९ मतदार केंद्रांचे ( इमारती) व ६२ बुथच्या १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी 
००.०१ वाजेपासून ते मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

( १ ) विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ द्विवार्षिक पोट -निवडणूक -२०२० च्या ३ पुणे विभाग मतदारसंघाच्या दोन्ही मिळून एकूण 

१ ९ मतदान केंद्रांच्या (इमारतीच्या) परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसराचे आतील सर्व व्यावसायिक, व्यावसायिक दुकाने, रेस्टॉरंट , 

टपऱ्या , वाणिज्यिक आस्थापना ( अत्यावश्यक सेवा वगळून ) सर्व आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवाव्यात . 
( २ ) मतदान केंद्र व परिसरात व मतदान केंद्रांच्या परिसरात आतील भागात कोणत्याही प्रकारची हत्यारे, अग्निशस्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत . सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना (पोलीस दल , संरक्षण दल , तुरुंग विभाग , बँक 

सुरक्षा 
विभाग व इतर केंद्रीय तसेच राज्य शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना) लागू राहणार नाही. 
( ३ ) मतदान केंद्र व परिसरात मोबाईल फोन, टॅब, लॅपटॉप वापरण्यास अगर घेऊन येण्यास मनाई करण्यात येत आहे. ( कर्तव्यावर असणाऱ्या 

शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना हा आदेश लागू राहणार नाही .) 


३ पुणे विभाग 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा.दं.वि. कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिला आहे. 


कृष्ण प्रकाश , 


पोलीस आयुक्त, 


पिंपरी-चिंचवड , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० . 


पिंपरी -चिंचवड . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहीता ( सी.आर.पी.सी. ), १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे. 


आदेश 


क्रमांक वि.शा./ राजकीय /६८०१/ २०२०.- ज्याअर्थी, विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर 
व पुणे या द्विवार्षिक पोट -निवडणुकीचे मतदान दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी पार पडले असून दिनांक ३ डिसेंबर २०२० रोजी पिंपरी -चिंचवड 
पोलीस आयुक्तालयाच्या क्षेत्रातील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुगे, बालेवाडी, पुणे येथे मतमोजणी होणार आहे. सदर मतमोजणी प्रक्रिया 
सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी, सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, सार्वजनिक उपद्रव टाळण्यासाठी 
श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुगे, बालेवाडी, पुणे येथील २०० मीटर परिसरात निबंध घालणे जरुरीचे आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० 

२३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


७ 


त्याअर्थी, मी , कृष्ण प्रकाश, पोलीस आयुक्त, पिंपरी -चिंचवड पोलीस आयुक्तालय मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ च्या कलम १४४ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुगे, बालेवाडी, पुणे येथील २०० मीटर परिसरात दिनांक ३ डिसेंबर २०२० 
रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे निर्बंध आदेश देत आहे. 

( १ ) मतमोजणीच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत - अनधिकृत हत्यारे, तसेच परवाना असलेली कोणत्याही प्रकारची हत्यारे घेऊन फिरणेस 

या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना (पोलीस दल , संरक्षण दल , 

तुरुंग विभाग, बँक सुरक्षा विभाग व इतर केंद्रीय तसेच राज्य शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना) लागू राहणार नाही. 
( २ ) मतमोजणीच्या परिसरात मोबाईल , कॉर्डलेस फोन, टॅब, लॅपटॉप वापरण्यास अगर घेऊन येण्यास मनाई करण्यात येत आहे. ( कर्तव्यावर 

असणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना हा आदेश लागू राहणार नाही ). 
( ३ ) मतमोजणी परिसरात खाजगी इसमांना ध्वनिक्षेपकाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ४ ) मतमोजणीच्या परिसरात कोणताही मजकूर लिहिण्यास अगर छापील मजकूर प्रदर्शित करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ५ ) मतमोजणीच्या परिसरात शासकीय वाहने तसेच ज्यांना निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे अशी वाहने, विविध राजकीय पक्षांचे 

मतमोजणी प्रतिनिधींची वाहने इत्यादी वाहने सोडून कोणत्याही प्रकारचे वाहन आत नेण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६ ) मतमोजणीच्या परिसरात अधिकृत पासशिवाय प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(७ ) मतमोजणीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दिनांक ३ डिसेंबर २०२० रोजी विजयी मिरवणुका काढण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे. 
सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा.दं.वि. कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिला आहे. 


कृष्ण प्रकाश, 


पोलीस आयुक्त, 


पिंपरी-चिंचवड, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० . 


पिंपरी -चिंचवड. 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

. 
( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 
( ३ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचेकडील क्रमांक २०२० / प्र.क्र .५८ / आरोग्य -५, दिनांक १३ मार्च २०२० , दिनांक 

१४ मार्च २०२० ते दिनांक १५ मार्च २०२० अधिसूचना. 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक २३ व २४ मार्च २०२० . 
( ६ ) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन , आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील क्रमांक 

डीएमयू /२०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० रोजीचे आदेश. 
( ७) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-८ ९ ४/ २०२० /बंदी आदेश / एसआर-३५/ २०२०, दिनांक १ ऑक्टोबर 

२०२० . 
( ८ ) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन , आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील क्रमांक 

डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे आदेश . 
( ९ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या -६ / कोरोना / आरआर -९ १६ / २०२० /बंदी आदेश / एसआर -३८/ २०२०, दिनांक १५ ऑक्टोबर 

२०२० . 
( १० ) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन , आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील क्रमांक 
डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे आदेश. 

आदेश 


क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/ कोरोना / आरआर- ९ ३३ /२०२० /बंदी आदेश / एसआर-४० / २०२०.- ज्याअर्थी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचेकडील पत्र दिनांक १४ मार्च २०२० अन्वये कोरोना विषाणू ( कोव्हिड-१ ९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


१८ ९ ७ मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित करणेत आली आहे आणि त्याबाबतची नियमावली प्रसिद्ध केली असून जिल्हाधिकारी 
हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हिड-१ ९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी 
सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील तरतुदीप्रमाणे जिल्हाधिकारी तथा 
अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे कोणतीही आपत्ती रोखण्यासाठी किंवा आपत्तीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सक्षम 
प्राधिकारी आहेत. 

आणि ज्याअर्थी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक २ ९ जून २०२० रोजीच्या आदेशामध्ये त्या - त्या जिल्ह्यातील परिस्थितीप्रमाणे संबंधित 
जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना जिल्ह्यातील रुग्णस्थितीनुसार आदेश काढणेबाबत सर्वाधिकार देणेत आलेले आहेत . 

ज्याअर्थी, राज्य शासनाकडील वाचले क्रमांक ६ व ८ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार इकडील अनुक्रमे वाचले क्रमांक ७ व ९ अन्वये सांगली 
जिल्ह्यातील लॉकडाउनची मुदत दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत वाढविणेत आलेली होती. तरी राज्य शासनाकडील वाचले 
क्रमांक १० अन्वये, वाचले क्रमांक ६ व ८ या आदेशांना दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मुदतवाढ देणेत आली आहे . सदर 
राज्य शासनाचे आदेशाप्रमाणे या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक ७ व ९ च्या आदेशांना दिनांक ३० 

नोव्हेंबर २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत 
मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सांगली मला वाचले क्रमांक १ ते ४ 
अन्वये प्राप्त झाले अधिकारानुसार राज्य शासनाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १० चे आदेशान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार या कार्यालयाकडील 
वाचले क्रमांक ७ व ९ च्या आदेशांना दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देत आहे. 

या व्यतिरिक्त एखाद्या आदेशाने बंदी अथवा सूट देण्यात आलेल्या क्रिया / बाबी कायम राहतील . 

बंदी आदेशातून सूट दिलेल्या सर्व सेवा व आस्थापनामध्ये वावरणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी पूर्ण वेळ मास्क , सॅनिटायझर व सुरक्षित अंतर इत्यादी 
बंधने पाळणे आवश्यक आहे. 

सदर आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस अधीक्षक , Incident Commander तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी व सर्व संबंधित प्रशासकीय 
विभाग प्रमुख यांनी करावी. 

उपरोक्त आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहीता, १८६० ( ४५) च्या कलम १८८ , आपत्ती 
व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 


डॉ. अभिजीत चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , 

सांगली. 


सांगली, ३१ ऑक्टोबर २०२० . 


वाचले : - ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ). 

( २ ) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश / २०२० / ५७ ९९ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२० . 


आदेश 


क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / एमएजी /बंदी आदेश / एसआर -४४ / २०२०.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये 
विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 

आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती : 

सद्य :स्थितीत जगभरात , देशभरात, राज्यभरात तसेच प्रामुख्याने सांगली जिल्ह्यात मार्च २०२० पासून कोव्हिड-१ ९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव 
वाढून बाधित रुग्णांची तसेच बाधित रुग्णांच्या मृत्युच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे. याकरिता केंद्र, राज्य , स्थानिक प्रशासनाकडून कोव्हिड 
१ ९ विषाणूचा संसर्ग फैलावू नये याकरिता विविध उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात येत आहे . 

कोव्हिड-१ ९ च्या अनुषंगाने सांगली जिल्ह्यामध्ये घडलेल्या घटनांबाबत काही संस्था, काही राजकीय गट , काही राजकीय व्यक्ती यांच्याकडून 
राज्य सरकारने केलेल्या कामाचे कौतुक तसेच राज्य सरकारने केलेल्या कामास विरोध, टीका टिप्पणी होत आहे. कोव्हिड-१ ९ बाबत राबविलेल्या 
योजनांवरून समज व गैरसमज पसरवून त्यातून वाद -विवाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


९ 


मराठा समाजास शिक्षण व नोकरीत देण्यात आलेल्या आरक्षणात सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता मा . सर्वोच्च न्यायालय यांनी स्थगिती देण्याचा 
निर्णय जाहीर केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील मराठा आरक्षण कृती समिती, मराठा क्रांती मोर्चा, सकल मराठा समाज तसेच विविध हिंदुत्त्ववादी 
संघटना व राजकीय पक्ष यांचेकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. 

सदर मराठा समाजास लागू करण्यात आलेले आरक्षण तात्काळ मिळावे या मागणीकरिता राज्यभरात विविध मराठा संघटनांकडून ठिकठिकाणी 
बैठका आयोजित केल्या जात असून मराठा समाजास लवकरात लवकर आरक्षण मिळावे याकरिता जिल्ह्यातील खासदार , आमदार, मंत्री यांचे 
निवासस्थान / कार्यालयासमोर " ढोल बजाओ ", ठिय्या आंदोलन अशी विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत. भविष्यात सदरबाबत लवकरात 
लवकर निर्णय झाला नाही तर विविध प्रकारची उग्र आंदोलने होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

पुणे विधानपरिषद पदवीधर व शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी मतदान व दिनांक 
३ डिसेंबर 

२०२० रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. सदर निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात 
आलेली आहे. 


शेतकरी संघटना व इतर राजकीय पक्षाच्यावतीने लॉकडाऊन काळातील वाढीव वीजबिले माफ करावीत या व इतर मागण्यांकरिता भविष्यात 
उग्र स्वरूपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


केंद्र सरकारने संसद व राज्य सभेत ( १ ) कृषी उत्पन्न , व्यापार आणि वाणिज्य, ( २ ) कृषी मूल्य आश्वासन , ( ३ ) कृषी सेवा करार अशी 
३ विधायके मंजूर केलेली आहेत . सदर विधेयकास देशातील / राज्यातील शेतकरी / शेतकरी संघटना / राजकीय पक्ष यांचेकडून तीव्र विरोध दर्शविला 
जात असून भविष्यात वरील विधायके रद्द व्हावीत या मागणीकरिता विविध शेतकरी संघटनांकडून विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . 

अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या वतीने शासनातर्फे जिल्ह्यात महामार्गाची जी कामे सुरू आहेत, त्याकरिता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी 
अधिग्रहीत केल्या आहेत, अशा महामार्गावरील बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा या व इतर मागण्यांकरिता विविध प्रकारची 
आंदोलने करण्यात येत आहेत. 


धनगर समाजास आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता धनगर समाजातील विविध धनगर संघटनांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत . 


आगामी सण / उत्सव : 


( १ ) महापरिनिर्वाण दिन : दिनांक ६ डिसेंबर २०२० रोजी भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन पाळला जातो. 

( २ ) बाबरी मशिद पतन दिन : दिनांक ६ डिसेंबर २०२० रोजी आयोध्या, उत्तरप्रदेश येथील बाबरी मशिद पतन दिनानिमित्त हिंदू धर्मियांकडून 
विजय दिन व मुस्लीम धर्मियांकडून काळा दिवस साजरा केला जातो. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन -१ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे .. 
२. कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 
३. दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे आणि 

तयार करणे. 
४. मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 
५. मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्या गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे. 
६. ज्यांच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशापद्धतीने 

हावभाव करणे, फलक, चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 
७. जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
८. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे ०६.०० वाजलेपासून ते दिनांक ८ डिसेंबर २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील . 


डॉ. अभिजीत चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, 

सांगली. 


सांगली, २३ नोव्हेंबर २०२० . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ 


- 


२३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहीता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 

( २ ) शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक जिल्हा परिषद, सांगली यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक जिपंसा/ माशिवि / परीक्षा/ ६३४२ / २०२०, दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०२० . 

आदेश 


क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ /एमएजी -१ /बंदी आदेश / एसआर-४३ / २०२०.– ज्याअर्थी, सांगली जिल्ह्यामध्ये उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा-२०२०, दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १० डिसेंबर २०२० या कालावधीत सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केले परीक्षा 
केंद्राच्या ठिकाणी सकाळी ० ९ .०० ते सायंकाळी ०६.०० या वेळेत होणार असून , सदर ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेच्या 

ते , अनुषंगाने बंदी आदेश 
लागू करणे आवश्यक आहे. 

सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामधील परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी कॉपी करण्यास, झेरॉक्स काढणेस आळा बसणे व शांतता आणि सुव्यवस्था 
राखली जावी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहीता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश पारित करण्यात होऊन मिळणेबाबत वाचले क्रमांक २ नुसार 
शिक्षणाधिकारी माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी विनंती केली आहे. 


त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झाले अधिकाराचा वापर करून सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट मधील रकाना क्रमांक ३ मध्ये नमूद परीक्षा केंद्रावर इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे परिसरात रकाना क्रमांक ४ मध्ये 
नमूद कालावधीसाठी सकाळी ० ९ .०० ते सायंकाळी ०६.०० वाजेपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहीता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ लागू करणेस येत असून 
खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे. 

१. वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी फिरणेस मनाई करणेत येत आहे. 


३. वरील 


२. एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे. 

नमूद वेळेत परीक्षा केंद्राचे परिसरातील झेरॉक्स मशिन, टेलिफोन बुथ , फॅक्स मशिन, ध्वनीक्षेपक यांचा परीक्षा संदर्भात कोणत्याही 
गैरप्रकारासाठी वापरणेस मनाई करणेत येत आहे. 


४. परीक्षा केंद्रात मोबाईल, पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे. 
सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आज दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२० . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


केंद्र क्रमांक व नाव 


परीक्षा केंद्राचे नाव 


परीक्षेचा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


इयत्ता १० वी नोव्हेंबर/डिसेंबर २०२० परीक्षा केंद्र संचालक यादी 


१ 


२१०५ सांगली- अ 


सांगली हायस्कूल, 

सांगली 


२ 


२२०५ मिरज - अ 


विद्यामंदिर प्रशाला , मिरज, ता . मिरज 


३ 


२४०५ शिराळा 


कन्या शाळा , शिराळा, ता . शिराळा 


४ 


२५०१ आष्टा 


महात्मा गांधी विद्यालय, आष्टा , ता . वाळवा 


५ 


२५०७ इस्लामपूर - अ 


दिनांक २०/११/२०२० 


विद्यामंदिर हायस्कूल, इस्लामपूर 
श्री . रामराव विद्यामंदिर हायस्कूल , जत 


६ 


२७०२ जत - अ 


ते 


७ 


२८०३ कवठेमहांकाळ 


श्री महाकाली हायस्कूल , 


हायस्कूल, कवठेमहांकाळ 


दिनांक ५/१२/२०२० 


८ 


२ ९ ०१ आटपाडी 


श्री भवानी विद्यालय, आटपाडी 


९ 


३००७ तासगाव 


स्वामी रामानंद भारती विद्यामंदिर, तासगाव 


१० 


३०१० विटा - अ 


विटा हायस्कूल , विटा, तालुका खानापूर 
लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्यामंदिर, पलूस 


११ 


३१०४ पलूस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९४२ 


११ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


केंद्र क्रमांक व नाव 


परीक्षा केंद्राचे नाव 


परीक्षेचा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


इयत्ता १२ वी नोव्हेंबर /डिसेंबर २०२० परीक्षा केंद्र संचालक यादी 


१ 


२१३ सांगली नंबर ३ 
२२१ मिरज नंबर १ 


२ 


३ 


२४२ शिराळा 


दिनांक २०/११/२०२० 

ते 


४ 


२५१ आष्टा 


५ 


विलिंग्डन महाविद्यालय, सांगली 
शी . म . डॉ . बापुजी साळुखे महाविद्यालय , मिरज, ता . मिरज 
विश्वासराव नाईक महाविद्यालय, शिराळा, ता . शिराळा 
आर्टस अॅण्ड कॉमर्स कॉलेज , आष्टा 
यशवंतराव चव्हाण कॉलेज, इस्लामपूर 
के . एम . हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , जत 
प . डॉ . वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालय , कवठेमहांकाळ 
प . डॉ . वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालय, तासगाव 
आर्टस, सायन्स अॅण्ड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर , ता . 

पलूस 


दिनांक १०/१२/२०२० 


२५४ इस्लामपूर नं . ३ 
२७१ जत 
२८२ कवठेमहांकाळ 


६ 


७ 


८C 


३०१ तासगाव 


९ 


३१२ रामानंदनगर 


डॉ. अभिजीत चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, 

सांगली. 


सांगली, १ ९ नोव्हेंबर २०२० . 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक फौज / कावि -३२३ / २०२० / दुरुस्ती.- उपविभागीय दंडाधिकारी, हवेली उपविभाग, पुणे यांजकडील अधिसूचना क्रमांक फौज / कावि -२७०१/ 
२०२० , दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग -१, पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ११ - १७ , २०१८ 
रोजी पृष्ठ ५० वर प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात यावी. 


या ऐवजी 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


आ . क्र . 


पोलीस स्टेशन 


अ.म.र.नं. 


नाव 


वय 


मृत्युचा दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८C 


१ 


११५० ९ 


चिंचवड पोलीस स्टेशन २/२०१६ 


केतन प्रशांत घोलप 


२८ 


५-१-२०१६ 


अपघाती मृत्यू 


असे वाचावे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


आ . क्र . 


पोलीस स्टेशन 


अ.म.र.नं. 


नाव 


वय 


मृत्युचा दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१ 


११५० ९ 


चिंचवड पोलीस स्टेशन २/२०१६ 


सौ . केतल प्रशांत घोलप 


२८ 


५-१-२०१६ 


अपघाती मृत्यू 


सचिन बारवकर , 
उपविभागीय दंडाधिकारी हवेली, 

उपविभागीय पुणे. 


पुणे, २४ फेब्रुवारी २०२० . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अ.प्र . / पत / अवसायन / अंतिम आदेश/ २ ९ ३८ / सन २०१३. 
मी , प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका करवीर, 
जिल्हा कोल्हापूर, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०२ व कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री . गणेश 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वळीवडे, तालुका करवीर , जिल्हा 
कोल्हापूर, या संस्थेस दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे 
आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये, श्री . ए. एस. चौगुले , 
विशेष वसुली अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० मार्च २०१३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत केला असे. 
कोल्हापूर , २० मार्च २०१३ . 


अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिग / रामलिंग सेवा/ पळसंबे/ अं. आ . / २००/ सन २०१३. 
मी, प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका गगनबावडा, 
जिल्हा कोल्हापूर , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०२ व कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
श्री देवीरासाई वि. का. स. (विकास) सेवा संस्था मर्यादित, असंडोली, 
तालुका गगनबावडा, जिल्हा कोल्हापूर, या संस्थेस दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करीत आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये, श्री रामलिंग वि. का. स. (विकास) सेवा संस्था मर्यादित, पळसंबे , 
तालुका गगनबावडा , जिल्हा कोल्हापूर, जिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / 
जीडब्ल्यूए / आरएसआर / (एसआर )/ १०१० /, दिनांक १० मार्च १ ९९ ४ आहे 
सदर संस्था या आदेशाद्वारे अवसायनात घेऊन सदर संस्थेचे परीसमापन 
करणेस्तव अवसायक म्हणून श्री . एम . ए. कांबळे, बँक निरीक्षक, कोल्हापूर 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर , शाखा असंडोली, 
तालुका गगनबावडा , जिल्हा कोल्हापूर , यांची नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जुलै २०१३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत केला असे. 
कोल्हापूर , ११ जुलै २०१३ . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिक / अ.प्र . / पत / अवसायन / अंतिम आदेश / २ ९ ४८ / सन २०१३. 
मी , प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका करवीर , 
जिल्हा कोल्हापूर , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०२ व कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
श्री . साईनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वळीवडे, तालुका करवीर , 
जिल्हा कोल्हापूर, या संस्थेस दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत 
आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये, श्री . ए . एस . 
चौगुले, विशेष वसुली अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० मार्च २०१३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत केला असे. 
कोल्हापूर , २० मार्च २०१३ . 


अवसायन अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अवसायन / अंतिम/ लोक.कृषिग्रास्वायंएकासहसं / 
गडमुडशिंगी/१८१९ / सन २०१३.- मी , प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार श्री . लोकसेवा कृषि पूरक ग्रामीण विकास 
स्वयंरोजगार एकत्मिक सहकारी संस्था मर्यादित, गडमुडशिंगी, तालुका 
करवीर , जिल्हा कोल्हापूर, या संस्थेस दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे आणि सौ . पी . डी . स्वामी, यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१३ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी निर्गमित केला असे. 
कोल्हापूर, ०१ ऑगस्ट २०१३ . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिग/ देवीरासाई सेवा / असंडोली / अं. आ . / १ ९ ३ / सन २०१३. 
मी, प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका गगनबावडा, 
जिल्हा कोल्हापूर , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०२ व कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
श्री देवीरासाई वि. का. स. (विकास) सेवा संस्था मर्यादित, असंडोली, 
तालुका गगनबावडा, जिल्हा कोल्हापूर, या संस्थेस दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करीत आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये, श्री देवीरासाई वि. का . स . (विकास ) सेवा संस्था मर्यादित, असंडोली, 
तालुका गगनबावडा , जिल्हा कोल्हापूर, जिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / 
जीडब्ल्यूए/ आरएसआर /( एसआर )/ १४५६०/, दिनांक २५ मार्च १ ९ ६० आहे 
सदर संस्था या आदेशाद्वारे अवसायनात घेऊन सदर संस्थेचे परीसमापन 
करणेस्तव अवसायक म्हणून श्री. वाय . पी . पाटील, बँक निरीक्षक , कोल्हापूर 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर, शाखा असंडोली, 
तालुका गगनबावडा , जिल्हा कोल्हापूर, यांची नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जुलै २०१३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत केला असे. 
कोल्हापूर, ११ जुलै २०१३ . 


अवसायन अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अवसायन / अंतिम / श्री. अष्टविनायक स्वयंएकासहसं / 
गडमुडशिंगी/ १८२१ / सन २०१३.- मी , प्रदीप मालगावे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार श्री . अष्टविनायक स्वयंरोजगार सहकारी संस्था 
मर्यादित, गडमुडशिंगी, तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर, या संस्थेस 
दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे आणि सौ . पी . डी . स्वामी, 
यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१३ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी निर्गमित केला असे. 
कोल्हापूर, ०१ ऑगस्ट २०१३ . 


अवसायन अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अवसायन/ अंतिम/सिद्धी विनायक महिला स्वयंएकासहसं / 
गडमुडशिंगी/१८१३ / सन २०१३.- मी , प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर, महाराष्ट्र सहकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


१३ 


संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सिद्धी विनायक महिला स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , चुये, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर, या संस्थेस 
दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे आणि सौ . पी.डी. स्वामी, 
यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१३ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी निर्गमित केला असे . 
कोल्हापूर , ०१ ऑगस्ट २०१३ . 


सहकारी ग्राहक संस्था मर्यादित , शाहूनगर (परीते), तालुका करवीर , 
जिल्हा कोल्हापूर , केपीआर / केव्हीआर / सीओ/ एन / ८३४ , ३० ऑक्टोबर 
१ ९ ८२ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील दिनांक २२ 
जुलै २०१३ पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तिभूत संस्था म्हणून तिचे 
अस्तित्व बंद होईल. 
कोल्हापूर, २२ जुलै २०१३ . 


आदेश 


अवसायन अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अवसायन / अंतिम/शिवशंभोमस्वयंएकासहसं/ गडमुडशिंगी/ 
१८४५ / सन २०१३.- मी , प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार शिवशंभो महिला स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित, गडमुडशिंगी, तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर, या 
संस्थेस दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे आणि सौ . पी . डी . 
स्वामी, यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१३ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी निर्गमित केला असे . 
कोल्हापूर, ०१ ऑगस्ट २०१३. 


क्रमांक सनिक / अवसायन / ग्राहक / नोंदणी रद्द आ . / १६८१/ सन २०१३. 
मी , प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका करवीर , 
जिल्हा कोल्हापूर, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार महालक्ष्मी सहकारी 
ग्राहक संस्था मर्यादित, सरनोबतवाडी, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर , 
केपीआर / केव्हीआर / सीओ/ एन / २१११, दिनांक ०३ फेब्रुवारी २००३ या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील दिनांक २२ जुलै २०१३ पासून 
सदर संस्थेचे एक व्यक्तिभूत संस्था म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल. 
कोल्हापूर , २२ जुलै २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक सनिक / अवसायन / खरेदी -विक्री / नोंदणी रद्द आ . / ८ ९ ७ / सन २०१३. 
मी , प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका करवीर , 
जिल्हा कोल्हापूर, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार महालक्ष्मी सोयाबीन 
सहकारी खरेदी -विक्री संस्था मर्यादित, उंचगाव, तालुका करवीर, जिल्हा 
कोल्हापूर, केपीआर / केव्हीआर / एजीआर ( एम )/ २१०८ , दिनांक २० ऑगस्ट 
२००२ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील दिनांक 
१७ मे २०१३ पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तिभूत संस्था म्हणून तिचे 
अस्तित्व बंद होईल. 
कोल्हापूर, १७ मे २०१३ . 


आदेश 


अवसायन अंतरिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अवसायन / अंतरिम / श्रीराम ना.सह.पत / खेबवडे / ११६७/ 
सन २०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ 
व कलम १०३ अंतर्गत नमूद तरतुदीस अनुसरून मी, प्रदीप मालगावे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर ,, 
आदेश देतो की , श्रीराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, खेबवडे, 
तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर, या संस्थेस कामकाज गुंडाळण्यात 
येऊन अवसायनाचा अंतरिम आदेश पारीत करीत असून कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये श्री . ए. एस . चौगुले, विशेष वसुली अधिकारी यांची सदर संस्थेवर 
अवसायक ( ऋणपरिशोधक ) म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

उपरोक्त अवसायक अंतरिम आदेश कायम करण्यापूर्वी कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये प्रशासकास या आदेशाबद्दल काही म्हणणे असल्यास ते लेखी 
स्वरुपात वरील तारखेपासून ३० दिवसांचे आत त्यांनी या कार्यालयास 
सादर करावे. संचालक मंडळाने मुदतीत म्हणणे सादर न केल्यास 
अवसायन अंतरिम आदेश कायम करून अवसायनाचा अंतिम आदेश 
देण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जून २०१३ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी निर्गमित केला असे. 
कोल्हापूर , १४ जून २०१३ . 


क्रमांक सनिक / अवसायन/ ग्राहक / नोंदणी रद्द आ . / १५३२ / सन २०१३. 
मी , प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका करवीर, 
जिल्हा कोल्हापूर , मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 

चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्रीराम ग्राहक 
सहकारी संस्था मर्यादित, उचगाव , तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर, 
केपीआर / केव्हीआर / सीओ/ एन / ३३९ / १ ९९ २ - ९ ३ / ९ २, दिनांक ०३ ऑक्टोबर 
१ ९९ २ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील दिनांक १८ 
जुलै २०१३ पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तिभूत संस्था म्हणून तिचे 
अस्तित्व बंद होईल. 
कोल्हापूर, १८ जुलै २०१३ . 


आदेश 


आदेश ( आर १५८० ) 
क्रमांक सनिक / अवसायन / ग्राहक / नोंदणी रद्द आ . / १६७६ / सन २०१३. 
मी , प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका करवीर, 
जिल्हा कोल्हापूर, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार भोगवती शेतकरी 


क्रमांक सनिक / अवसायन / ग्राहक / नोंदणी रद्द आ . / १५३८ / सन २०१३. 
मी, प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका करवीर , 
जिल्हा कोल्हापूर , मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


सदर आदेश आज दिनांक ०३ ऑगस्ट २०१३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर , ०३ ऑगस्ट २०१३ . 


कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्रीकृष्ण ग्राहक 
सहकारी संस्था मर्यादित, खुपीरे, तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर , 
केपीआर / केव्हीआर / सीओ/ एन /३०२ / १९८६-८७/ ८६, दिनांक ०७ ऑक्टोबर 
१ ९ ८६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील दिनांक 
१८ जुलै २०१३ पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तिभूत संस्था म्हणून तिचे 
अस्तित्व बंद होईल. 
कोल्हापूर, १८ जुलै २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 


आदेश 
क्रमांक सनिक / अवसायन / ग्राहक / नोंदणी रद्द आ . / १६२७ / सन २०१३. 
मी , प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका करवीर , 
जिल्हा कोल्हापूर, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री कृष्ण भगत 
सहकारी ग्राहक संस्था मर्यादित, कंदलगाव, तालुका करवीर , जिल्हा 
कोल्हापूर , केपीआर / केव्हीआर / सीओ / एन / २११०, दिनांक ०१ डिसेंबर 
१ ९९९ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील दिनांक २२ 
जुलै २०१३ पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तिभूत संस्था म्हणून तिचे 
अस्तित्व बंद होईल. 
कोल्हापूर, २२ जुलै २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 
वाचा : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ४ व ६ , 

( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ चे नियम ४ , 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ 

( १ ) ( अ ), 
( ४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ 

व १०५ ( १ ) , 

( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे नियम ८७ व ८ ९ . 
क्रमांक सनिग/ १०२/ आदेश / तानुबाई विकास शेळाशी/ २२१ / सन २०१३. 
मी , प्रदीप मालगावे, प्रभारी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका 
गगनबावडा, वाचा क्रमांक १ , २ , ३ , ४ , ५ मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून कै . तानुबाई विविध कार्यकारी सहकारी 
( विकास) सेवा संस्था मर्यादित , शेळाशी, तालुका गगनबावडा , जिचा 
नोंदणी क्रमांक केपीआर/ जीडब्ल्यूए / आरएसआर/(एसआर)/ १०३६/ २००४ 
०५ , दिनांक १६ सप्टेंबर २००४ आहे. ती सदर आदेशद्वारे अवसायनात 
घेऊन सदर संस्थेचे परीसमापन करणेस्तव अवसायक म्हणून श्री . सुरेश 
सयाजी पाटील, बँक निरीक्षक , कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
लिमिटेड, कोल्हापूर, शाखा शेळोशी, तालुका गगनबावडा, जिल्हा कोल्हापूर , 
यांची नियुक्ती करीत आहे. 

सदर आदेशाचे संदर्भात , संबंधित संस्थेचे सभासद धनको, ऋणको , 
व्यवस्थापन समिती वित्तीय उपभोक्ता वा इतर हितसंबंध धारण करणात्या 
सर्व संबंधीतांना काही आक्षेप वा हरकत असल्यास त्यांनी या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत स्वत : वा प्रतिनिधीमार्फत लेखी स्वरुपात 
या कार्यालयात सादर करावेत . विहित मुदतीत हरकती / आक्षेप प्राप्त न 
झाल्यास सदर आदेशासंदर्भात पुढील निर्णय एकतर्फी घेण्यात येईल 
याची नोंद घ्यावी. 

तसेच सदर संस्थेचे अवसायक यांना आदेशीत करणेत येते की , त्यांनी 
सदर संस्थेचे अवसायनाचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करून अंतिम अहवाल 
या कार्यालयास सादर करावा. 


वाचा : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ४ व ६ , 

( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम ४ , 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ 

( १ ) ( अ ), 
( ४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 

व १०५ ( १ ) , 
( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम ८७ व ८ ९ , 
( ६ ) प्रा . वैद्यनाथन यांचे शिफारशीनुसार केंद्रशासन राज्य शासन 

व नाबार्ड यांचे दरम्यान दिनांक १३ नोव्हेंबर २००६ रोजी 

झालेल्या त्रिपक्षीय करारातील अट क्रमांक १५ . 
क्रमांक सनिग /१०२/ आदेश /विकास संस्था / ०२२ / सन २०१३. - मी , प्रदीप 
मालगावे, प्रभारी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका गगनबावडा , 
वाचा क्रमांक १ , २ , ३ , ४ , ५ , ६ मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून श्रीदेवीरासाई विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) 
सेवा संस्था मर्यादित , असंडोली, तालुका गगनबावडा , जिचा नोंदणी 
क्रमांक केपीआर / जीडब्ल्यूए / आरएसआर / ( एसआर ) /१४५६०, दिनांक २५ 
मार्च 

१ ९ ६० आहे. ती सदर आदेशाद्वारे अवसायनात घेऊन सदर संस्थेचे 
परीसमापन करणेस्तव अवसायक म्हणून श्री . वाय . पी . पाटील, बँक 
निरिक्षक , कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , कोल्हापूर , 
शाखा असंडोली, तालुका गगनबावडा, जिल्हा कोल्हापूर , यांची नियुक्ती 
करीत आहे. 

सदर आदेशाचे संदर्भात , संबंधित संस्थेचे सभासद धनको, ऋणको, 
व्यवस्थापन समिती वित्तीय उपभोक्ता वा इतर हितसंबंध धारण करणाऱ्या 
सर्व संबंधीतांना काही आक्षेप वा हरकत असल्यास त्यांनी या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत स्वत : वा प्रतिनिधीमार्फत लेखी स्वरुपात 
या कार्यालयात सादर करावेत. विहित मुदतीत हरकती / आक्षेप प्राप्त न 
झाल्यास सदर आदेशासंदर्भात पुढील निर्णय एकतर्फी घेण्यात येईल 
याची नोंद घ्यावी. 

तसेच सदर संस्थेचे अवसायक यांना आदेशीत करणेत येते की , त्यांनी 
सदर संस्थेचे अवसायनाचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करून अंतिम अहवाल 
या कार्यालयास सादर करावा . 

सदर आदेश आज दिनांक १७ एप्रिल २०१३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १७ एप्रिल २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 


वाचा : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ४ व ६ , 

( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ चे नियम ४ , 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ 

( १ ) ( अ ), 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ 


२३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


१५ 


( ४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ 

व १०५ ( १ ) , 
( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे नियम ८७ व ८ ९ , 
( ६) प्रा . वैद्यनाथन यांचे शिफारशीनुसार केंद्रशासन राज्य शासन 

व नाबार्ड यांचे दरम्यान दिनांक १३ नोव्हेंबर २००६ रोजी 

झालेल्या त्रिपक्षीय करारातील अट क्रमांक १५ . 
क्रमांक सनिग/ १०२/ आदेश/विकास संस्था / ०१५/ सन २०१३.- मी , प्रदीप 
मालगावे, प्रभारी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका गगनबावडा , 
वाचा क्रमांक १ , २ , ३ , ४ , ५ , ६ मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून श्री रामलिंग विविध कार्यकारी सहकारी (विकास ) 
सेवा संस्था मर्यादित , पळसंबे , तालुका गगनबावडा , जिचा नोंदणी क्रमांक 
केपीआर / जीडब्ल्यूए / आरएसआर / (एसआर )/१०१०, दिनांक १० मार्च १ ९९ ४ 
आहे. ती सदर आदेशद्वारे अवसायनात घेऊन सदर संस्थेचे परीसमापन 
करणेस्तव अवसायक म्हणून श्री . एम . ए . कांबळे, बँक निरीक्षक , कोल्हापूर 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , कोल्हापूर, शाखा गगनबावडा, 
तालुका गगनबावडा, जिल्हा कोल्हापूर, यांची नियुक्ती करीत आहे. 

सदर आदेशाचे संदर्भात, संबंधित संस्थेचे सभासद धनको, ऋणको, 
व्यवस्थापन समिती वित्तीय उपभोक्ता वा इतर हितसंबंध धारण करणाऱ्या 
सर्व संबंधिताना काही आक्षेप वा हरकत असल्यास त्यांनी या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत स्वत : वा प्रतिनिधीमार्फत लेखी स्वरुपात 
या कार्यालयात सादर करावेत . विहित मुदतीत हरकती / आक्षेप प्राप्त न 
झाल्यास सदर आदेशासंदर्भात पुढील निर्णय एकतर्फी घेण्यात येईल 
याची नोंद घ्यावी. 

तसेच सदर संस्थेचे अवसायक यांना आदेशीत करणेत येते की , त्यांनी 
सदर संस्थेचे अवसायनाचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करून अंतिम अहवाल 
या कार्यालयास सादर करावा. 

सदर आदेश आज दिनांक १७ एप्रिल २०१३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे. 


सेवा संस्था मर्यादित, कडबे, तालुका गगनबावडा , जिचा नोंदणी क्रमांक 
केपीआर / जीडब्ल्यूए / आरएसआर / ( एसआर )/१०१७, दिनांक १३ जानेवारी 
१ ९९ ७ आहे. ती सदर आदेशद्वारे अवसायनात घेऊन सदर संस्थेचे 
परीसमापन करणेस्तव अवसायक म्हणून श्री . सुरेश सयाजी पाटील, बँक 
निरीक्षक, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर , 
शाखा शेळोशी, तालुका गगनबावडा, जिल्हा कोल्हापूर, यांची नियुक्ती 
करीत आहे. 

सदर आदेशाचे संदर्भात , संबंधित संस्थेचे सभासद धनको, ऋणको, 
व्यवस्थापन समिती वित्तीय उपभोक्ता वा इतर हितसंबंध धारण करणाऱ्या 
सर्व संबंधिताना काही आक्षेप वा हरकत असल्यास त्यांनी या आदेशाचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत स्वत : वा प्रतिनिधीमार्फत लेखी स्वरुपात 
या कार्यालयात सादर करावेत . विहित मुदतीत हरकती/ आक्षेप प्राप्त न 
झाल्यास सदर आदेशासंदर्भात पुढील निर्णय एकतर्फी घेण्यात येईल 
याची नोंद घ्यावी. 

तसेच सदर संस्थेचे अवसायक यांना आदेशीत करणेत येते की , त्यांनी 
सदर संस्थेचे अवसायनाचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करून अंतिम अहवाल 
या कार्यालयास सादर करावा . 

सदर आदेश आज दिनांक १७ एप्रिल २०१३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १७ एप्रिल २०१३ . 


नोंदणीबाबतची अधिसूचना 
क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / एलएफटी / ४३०४ / २०१३, दिनांक ०२ मे 
२०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका करवीर याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , श्री . बिरदेव सहकारी पाणी पुरवठा संस्था 
मर्यादित , गडमुडशिंगी, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक केपीआर / 
केव्हीआर / एलएफटी/ ४३०४ / सन २०१३ , दिनांक ०२ मे 

२०१३ 

ने नोंदण्यात 
आलेली आहे आणि उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उद्धरण जलसिंचन संस्था असून उपवर्गीकरण असे 
करण्यात आलेले आहे . 
कोल्हापूर, ०२ मे २०१३ . 


कोल्हापूर, १७ एप्रिल २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 


वाचा : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ४ व ६ , 

( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ चे नियम ४ , 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ 

( १ ) ( अ ), 
( ४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 

व १०५ ( १ ) , 
( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे नियम ८७ व ८ ९ , 
( ६ ) प्रा . वैद्यनाथन यांचे शिफारशीनुसार केंद्रशासन राज्य शासन 

व नाबार्ड यांचे दरम्यान दिनांक १३ नोव्हेंबर २००६ रोजी 

झालेल्या त्रिपक्षीय करारातील अट क्रमांक १५ . 
क्रमांक सनिग / १०२ / आदेश /विकास संस्था / २ ९ / सन २०१३.- मी , प्रदीप 
मालगावे, प्रभारी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका गगनबावडा , 
वाचा क्रमांक १ , २ , ३ , ४ , ५ , ६ मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून श्री रामलिंग विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) 


नोंदणीबाबतची अधिसूचना 
क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / एलएफटी / ४३०५/ २०१३, दिनांक १६ मे 
२०१३. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका करवीर याद्वारे 
अधिसूचीत करीत आहे की, श्री . छत्रपती राजर्षी शाहू सहकारी पाणी 
पुरवठा संस्था मर्यादित , बेले, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक केपीआर/ 
केव्हीआर/ एलएफटी/ ४३०५/ सन २०१३ , 

दिनांक १६ मे 

२०१३ ने नोंदण्यात 
आलेली आहे आणि उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उद्धरण जलसिंचन संस्था असून उपवर्गीकरण असे 
करण्यात आलेले आहे. 
कोल्हापूर, १६ 


मे २०१३ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


प्रमाणपत्र 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक केपीआर / जीडब्ल्यूए / आरएसआर/ (एसआर ) १०५५/ २०१३-१४/ सन 
२०१३ .-- या आदेशाद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, श्री वाकेश्वर विविध 
कार्यकारी सहकारी (विकास ) सेवा संस्था मर्यादित, सैतवडे पैकी भुतलवाडी, 
तालुका गगनबावडा, जिल्हा कोल्हापूर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक केपीआर / जीडब्ल्यूए/ 
आरएसआर/ ( एसआर ) १०५५ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक ०७ मे 

२०१३ 
ने नोंदणेत आली असून उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) 
अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सेवा साधन संस्था असे करणेत आलेले आहे. 


क्रमांक एसएटी/ एसएटी/एचएससी/( टीसी )/ १५७२ / ७५३ / सन २०१३-१४ / 
सन २०१३ .-- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , कल्पक सहवास 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सातारा , तालुका सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम , क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये उपरोक्त क्रमांकान्वये नोंदणेत 
आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे आहे. 
सातारा , ०१ जुलै २०१३ . 


गगनबावडा, ०७ 

मे 

२०१३ . 


प्रमाणपत्र 


अंशत: बदल आदेश 


क्रमांक सनिक / अवसायन/ अं.आ. / अंबआ / जयशिवाजी येवती/ १४६ ९ / 
कक्ष -३ / सन २०१३ .-- मी, प्रदीप मालगावे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
ऋणपरिशोधकामध्ये खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे. 
अ.क्र . अवसायन 

सद्याचे 

नविन नियुक्त 
संस्थेचे नाव ऋणपरिशोधकाचे केलेल्या 

ऋणपरिशोधकाचे 


क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएससी/ ( टीसी)/ १५७३ / ७६५ / सन २०१३-१४ / 
सन २०१३ .-- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , बालाजीनगर 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सातारा, तालुका सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये उपरोक्त क्रमांकान्वये नोंदणेत 
आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था असे आहे. 
सातारा , ०४ जुलै २०१३ . 


नाव 


नाव 


१. जयशिवाजी ग्रामीण श्री . एम.जी. शिदी, श्री . ए. एस. चौगुले , 

बिगर शेती सहकारी सहायक सहकारी विशेष वसुली 
पतसंस्था मर्यादित, अधिकारी 

अधिकारी. 
येवती. 
या आदेशातील अटी व शर्ती पूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे राहतील . 


प्रमाणपत्र 


प्रदीप म. मालगावे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

तालुका करवीर , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २० मार्च २०१३ . 


क्रमांक एसएटी / एसएटी/ एचएससी/( टीसी)/ १५७४ / ८७७/ सन २०१३-१४ / 
सन २०१३ .-- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की, श्री स्वामी 
समर्थ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सातारा, तालुका सातारा ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये उपरोक्त क्रमांकान्वये 
नोंदणेत आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था असे आहे. 
सातारा , ०६ जुलै २०१३ . 


प्रमाणपत्र 


क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएससी/ (टीसी )/ १५७५/ ९ १ ९ / सन २०१३-१४ / 
सन २०१३ .-- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , विपुल सृष्टी 
को - ऑप सोसायटी लिमिटेड , सातारा , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे अधिनियम १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) प्रमाणे जाहीर केले आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे आहे. 
सातारा, २३ जुलै २०१३ . 


आदेश 


( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक कक्ष- अ-४/ अवसायन / मध्यं आदेश/ 

१३ , दिनांक ०१ जुलै २०१३ . 
क्रमांक कक्ष -४ / अवसायन /विलोपित / ९ २५ / सन २०१३ .-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक निबंधक , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


१७ 


सहकारी संस्था, सातारा, तालुका सातारा या आदेशान्वये सम्राट नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा, तालुका सातारा , जिल्हा सातारा , 
या संस्थेचा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय आदेशान्वये विलोपित 
करीत आहे . 
सातारा , २४ जुलै २०१३ . 


क्रमांक कक्ष -४ / अवसायन /विलोपित / ९ २६ / सन २०१३ .-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार, मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा , तालुका सातारा या आदेशान्वये क्रांतीपर्व 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा , तालुका सातारा , 

जिल्हा 
सातारा , या संस्थेचा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय आदेशान्वये 
विलोपित करीत आहे. 
सातारा , २४ जुलै २०१३ . 


आदेश 


अंतिम आदेश 


" 


( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक कक्ष- अ -४/ अवसायन/ मध्यं आदेश / 

१३ , दिनांक १० जून २०१३ 
क्रमांक कक्ष -४ / अवसायन /विलोपित / ९ २६ / सन २०१३ .-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार, मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, सातारा , तालुका सातारा या आदेशान्वये शिवयोगी 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा, तालुका सातारा, जिल्हा 
सातारा, या संस्थेचा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय आदेशान्वये 
विलोपित करीत आहे. 


सातारा , २४ जुलै २०१३ . 


(२ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक कक्ष - अ-४ / अवसायन/ मध्यं.आदेश / 

१ , दिनांक २४ सप्टेंबर २०१२ . 
क्रमांक कक्ष -४ / अवसायन / अंतिम आदेश / ९ १४ / सन २०१३ .-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार, मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा, तालुका सातारा या आदेशान्वये अभय विद्यार्थी 
सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित, सोनवडी - गजवडी, तालुका सातारा , 
जिल्हा सातारा , ही संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये 
दिलेला आदेश कायम करीत आहे. 

संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री. नि . दा . सुपेकर, सहायक सहकारी 
अधिकारी, सातारा अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सातारा 
यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे. ऋणपरिशोधक यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 
तरतुदीप्रमाणे संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती कारवाई 
करणेत यावी. 
सातारा , २३ जुलै २०१३ . 


आदेश 


( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक कक्ष - अ-४ / अवसायन / मध्यं.आदेश / 

१३ , दिनांक ०२ जुलै २०१३ . 
क्रमांक कक्ष -४ / अवसायन /विलोपित / ९ २२ / सन २०१३ .-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार, मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, सातारा , तालुका सातारा या आदेशान्वये साईकृपा 
( मुक्ता) नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा , तालुका सातारा , 
जिल्हा सातारा , या संस्थेचा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय 
आदेशान्वये विलोपित करीत आहे . 
सातारा, २४ जुलै २०१३ . 


आदेश 


( २ ) 


या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक कक्ष- अ-४/ अवसायन/ मध्यं आदेश / 
१३ , दिनांक २० 


मे २०१३ . 


क्रमांक कक्ष-४ / अवसायन/विलोपित/ ९ १८ / सन २०१३ .-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार, मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सातारा, तालुका सातारा या आदेशान्वये जय तुळजाभवानी 
माता मागासर्वीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , करंजे तर्फे सातारा , 
तालुका सातारा , जिल्हा सातारा, या संस्थेचा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये 
दिलेला मध्यंतरीय आदेशान्वये विलोपित करीत आहे. 
सातारा , २० जुलै २०१३ . 


अंतिम आदेश 
( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक कक्ष- अ-४ / अवसायन/ मध्यं.आदेश / 

१२ , दिनांक २५ एप्रिल २०१३ . 
क्रमांक कक्ष -४ / अवसायन / अंतिम आदेश / ९ १७ / सन २०१३ .-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार, मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा , तालुका सातारा या आदेशान्वये खंडोबा सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, डबेवाडी, तालुका सातारा , जिल्हा सातारा , 
ही संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला आदेश 
कायम करीत आहे. 

संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री. नि . दा . सुपेकर, सहायक सहकारी 
अधिकारी, सातारा अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सातारा 
यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . ऋणपरिशोधक यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 
तरतुदीप्रमाणे संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती कारवाई 
करणेत यावी. 

सं . वि . सुद्रिक, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

तालुका सातारा, सातारा. 
सातारा , २० जुलै २०१३ . 


आदेश 


( २ ) 


या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक कक्ष- अ -४ / अवसायन / मध्यं आदेश / 
१३ , दिनांक ०४ जुलै २०१३ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / गृहरचना संस्था / नोंदणी/१६/ सन २०१३ .-- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, मुळशी (पौड ), जिल्हा पुणे यांनी आपले अधिकारात 
ज्ञापन क्रमांक पीएनए / एमएसआय/ (टीसी)/ १२७०६ / २०१३, दिनांक ० ९ एप्रिल 
२०१३ अन्वये नियोजित शिवम रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सर्व्हे नंबर २६३ , हिस्सा नंबर ३/२ , ( पार्ट ), भूगाव, दौलत पेट्रोल पंपामागे, 
तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या नोंदणीबाबत ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविलेले असून त्या अधिनियमा खालील 
कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्रमांक १० ( १ ) खाली 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहरचना सहकारी संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सह भागीदारी गृहरचना संस्था असे केलेले आहे . 
पुणे, ० ९ एप्रिल २०१३ . 


अन्वये नियोजित कणक प्लाझा सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, सर्व्ह 
नंबर २ , गट नंबर ६५ हिस्सा नंबर १ व २ , मु . पो . पिरंगुट, तालुका 
मुळशी, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या नोंदणीबाबत ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविलेले असून त्या अधिनियमाखालील कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्रमांक १० ( १ ) खाली संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहरचना सहकारी संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी 
गृहरचना संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, २४ मे 

२०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / गृहरचना संस्था / नोंदणी/ १८ / सन २०१३ .-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, मुळशी (पौड), जिल्हा पुणे यांनी आपले अधिकारात 
ज्ञापन क्रमांक पीएनए / एमएसआय/ (टीसी)/ १२७०७/ २०१३, दिनांक ० ९ एप्रिल 
२०१३ अन्वये नियोजित कृष्णा क्लासिक सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित,, 
सर्व्हे नंबर ८७/१ , ( अ), सूस, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या 
नोंदणीबाबत ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविलेले असून त्या अधिनियमाखालील कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम क्रमांक १० ( १ ) खाली संस्थेचे वर्गीकरण गृहरचना 
सहकारी संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी गृहरचना संस्था 
असे केलेले आहे. 
पुणे, ० ९ एप्रिल २०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / गृहरचना संस्था / नोंदणी/ २८ / सन २०१३ .-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, मुळशी (पौड), जिल्हा पुणे यांनी आपले अधिकारात 
ज्ञापन क्रमांक पीएनए / एमएसआय/ (टीसी )/१२७१० / २०१३, दिनांक ३० मे 
२०१३ अन्वये नियोजित फॉरेस्ट ट्रेल बंगले नंबर ०१ ते १६६ सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित, झोन नंबर आर -२, सर्व्हे नंबर १६/१ , १ ९ / १ , 
२१/१ , ३६ हिस्सा नंबर ८५ / १ - बी, ८६/१/१ व ९ १ ते १०३ भूभाव, तालुका 
मुळशी, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या नोंदणीबाबत ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविलेले असून त्या अधिनियमाखालील कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्रमांक १० ( १ ) खाली संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहरचना सहकारी संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी 
गृहरचना संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, ३० मे २०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / गृहरचना संस्था / नोंदणी/ २८ / सन २०१३ .-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, मुळशी (पौड), जिल्हा पुणे यांनी आपले अधिकारात 
ज्ञापन क्रमांक पीएनए / एमएसआय/ ( टीसी)/ १२७०८ / २०१३, दिनांक १६ एप्रिल 
२०१३ अन्वये नियोजित अनंत वैभव सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, 
सर्व्हे नंबर २०/१ , आणि ३२१ (पार्ट ), मु . पो . बावधन, तालुका मुळशी , 
जिल्हा पुणे या संस्थेच्या नोंदणीबाबत ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविलेले असून त्या अधिनियमाखालील कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्रमांक १० ( १ ) खाली संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहरचना सहकारी संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी 
गृहरचना संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, १७ एप्रिल २०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / गृहरचना संस्था / नोंदणी/ १८५ / सन २०१३ .-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, मुळशी (पौड ), जिल्हा पुणे यांनी आपले अधिकारात 
ज्ञापन क्रमांक पीएनए/ एमएसआय/( टीसी) / १२७११/ २०१३, दिनांक १० जून 
२०१३ अन्वये नियोजित स्क्वेअर मेमरीज सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, 
सर्व्हे नंबर ५१८/१ + २ , मु . पो . भूगाव , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे या 
संस्थेच्या नोंदणीबाबत ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविलेले असून त्या अधिनियमाखालील कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्रमांक १० ( १ ) खाली संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहरचना सहकारी संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी गृहरचना 
संस्था असे केलेले आहे. 


पुणे, १० जून २०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / गृहरचना संस्था/ नोंदणी/ १४४ / सन २०१३ .-- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुळशी ( पौड ), जिल्हा पुणे यांनी आपले अधिकारात ज्ञापन 
क्रमांक पीएनए / एमएसआय /( टीसी )/ १२७० ९ / २०१३ , दिनांक २४ मे 

२०१३ 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / गृहरचना संस्था / नोंदणी/१५५ / सन २०१३ .-- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, मुळशी ( पौड ), जिल्हा पुणे यांनी आपले अधिकारात 
ज्ञापन क्रमांक पीएनए / एमएसआय/( टीसी)/ १२७१२ / २०१३, दिनांक ३० 

मे 
२०१३ अन्वये नियोजित एम. पी . रेसिडेन्सी सहकारी गृहरचना संस्था 
मर्यादित, सर्व्हे नंबर ६४ , हिस्सा नंबर १४ + १५ व सर्व्हे नंबर ६४/२० , 
६४/१८ , ६४ / १ ९ , ६४/२१ व ६४/२२ , मु . पो . मारुंजी, तालुका मुळशी, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते 

बुधवार, 

डिसेंबर १७ 


२३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९४२ 


१ ९ 


जिल्हा पुणे या संस्थेच्या नोंदणीबाबत ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविलेले असून त्या अधिनियमा खालील कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्रमांक १० ( १ ) खाली संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहरचना सहकारी संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी 
गृहरचना संस्था असे केलेले आहे. 

मे २०१३ . 


क्रेडिट सहकारी संस्था मर्यादित, निघोजे/ कुरुळी, तालुका खेड , जिल्हा 
पुणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० नियम ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) खाली नोंदणी 
केल्याचे जाहीर केले आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / केएचडी/ 
आरएसआर / (सीआर)/ ४१६ / ३१६७ /२०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक २५ जुलै 


२०१३ असा आहे. 


पुणे, ३० 


सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) ला धरून संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण 
कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे केलेले आहे. 
राजगुरुनगर , २५ जुलै २०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / गृहरचना संस्था / नोंदणी/ २१३ / सन २०१३ .-- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, मुळशी ( पौड ), जिल्हा पुणे यांनी आपले अधिकारात 
ज्ञापन क्रमांक पीएनए / एमएसआय /(टीसी)/ १२७१३ / २०१३, दिनांक २५ जून 
२०१३ अन्वये नियोजित जान्हवी सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , सर्वे 
नंबर ६ + ७ + ८ , प्लॉट नंबर २० - बी + २१ - ओ , बावधन , तालुका मुळशी , 
जिल्हा पुणे या संस्थेच्या नोंदणीबाबत ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविलेले असून त्या अधिनियमाखालील कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्रमांक १० ( १ ) खाली संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहरचना सहकारी संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी 
गृहरचना संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, ३० मे २०१३ . 


नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए/ केएचडी/ एचएसजी/ ( टीसी )/ १२७ ९ २/ २३ ९ ( अ)/ २०१३ 
१४ / सन २०१३ .-- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, खेड ( राजगुरूनगर ), 
तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात शामसुंदर सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित, गट नंबर १२७२ , मु . पो . चाकण , तालुका 
खेड , जिल्हा पुणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० नियम ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / 
केएचडी / एचएसजी /(टीसी)/ १२७ ९ २/ २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक मे 
२०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) ला धरून संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
राजगुरुनगर , २१ 

मे २०१३ . 


२१ 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिमु / गृह / अवसायन / नों.रद्द / २४० / सन २०१३ .-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १० ९ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुरेश अंधारे, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मुळशी ( पौड ), जिल्हा पुणे, या आदेशान्वये भगीरथ सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित, बावधन बु . , या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / 
एमएसआय/ एचएसजी/(टीओ)/ ४१८ / १ ९ ८८, दिनांक ०८ ऑगस्ट १ ९ ८८ 
विसर्जनाची कार्यवाही समाप्त करीत आहे. 

मी , यापुढे असाही आदेश देतो की , प्रस्तुत संस्थेची नोंदणी उक्त 
कायद्यातील कलम २१ अन्वये रद्द करण्यात येत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून उक्त संस्था विघटित झालेली आहे व ती एक व्यक्तीभूत 
संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झालेले आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जुलै २०१३ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे . 
पुणे, २५ जुलै २०१३ . 


नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / केएचडी/ एचएसजी/ (टीसी )/ १२८१३ / ३७४ / २०१३-१४ / 
सन २०१३ .-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , खेड ( राजगुरूनगर ), 
तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात सौभाग्यनगरी , सी, 
विंग सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, सर्व्हे नंबर १०३/४ , नवा ( ८३ / 
४ ) , राजगुरुनगर, तालुका खेड , जिल्हा पुणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० नियम ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम, 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ केएचडी/ एचएसजी/(टीसी)/१२८१३/ २०१३ 
१४ / सन २०१३ , दिनांक १८ जुलै २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) ला धरून संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
राजगुरुनगर , १८ जुलै २०१३ . 


नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए/ केएचडी/ आरएसआर /(सीआर )/ ३ ९ ७/ ३१६७/ २०१३ 
१४ / सन २०१३.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, खेड ( राजगुरूनगर ), 
तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात मर्सिडिज बेंज एम्प्लॉईज 


नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए/ केएचडी / एचएसजी/( टीसी)/ ११ ९९ ६/ ६४/ २०१२-१३ / 
सन २०१२.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, खेड ( राजगुरूनगर ), 
तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात शिवछत्रपती सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित, सर्व्हे नंबर ४१/१ , राजगुरुनगर, तालुका खेड , 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हा पुणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
नियम ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) खाली 
नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ 
केएचडी / एचएसजी/( टीसी) /११ ९९ ६/ २०१२-१३ / सन २०१२ , दिनांक ०३ मे 
२०१२ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) ला धरून संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे . 
राजगुरुनगर , ०३ मे २०१२ . 


सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नियम ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ केएचडी/ एचएसजी/( टीसी)/१२८१८/ २०१३ 
१४ / सन २०१३ , दिनांक २६ जुलै २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) ला धरून संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 

गणेश भा . कौटे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

तालुका खेड ( राजगुरूनगर ), जिल्हा पुणे. 
राजगुरुनगर , २६ जुलै २०१३ . 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 


नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / केएचडी/ एचएसजी/ (टीसी )/ १२८१६/ ३९९ / २०१३-१४/ 
सन २०१३ .-- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खेड ( राजगुरूनगर ), 
तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात कुलस्वामीनी सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित, गट नंबर ९ २ , ( जुना गट नंबर ९ ४५ ) , मेदनकरवाडी, 
चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० नियम ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक पीएनए / केएचडी/ एचएसजी/ (टीसी) /१२८१६ / २०१३-१४ / सन २०१३ , 
दिनांक २५ जुलै २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) ला धरून संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
राजगुरुनगर , २५ जुलै २०१३ . 


क्रमांक जिदुविअसो / क -१/ नोंदणी/ ५३४ / सन २०१३. - या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , शेतकरी सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , 
पडोळकरवाडी, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम , क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदणी क्रमांक एसयुआर / 
एमडीओ/ एजीआर/ ( ओ )/ ४५ ९ ४ /( डी )/ सन २०१३ , दिनांक ०२ मे २०१३ अन्वये 
नोंदण्यात आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था आहे. 
सोलापूर , ०२ मे २०१३ . 


. 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 


नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / केएचडी/ एचएसजी/ (टीसी )/ १२८१९ / ४१४ / २०१३-१४/ 
सन २०१३ .-- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खेड ( राजगुरूनगर ), 
तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात जय रेसिडेन्सी , सी , 
विंग सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , सर्व्हे नंबर ६२/३ , ( जुना सर्व्ह 
नंबर ४५/३ ) , राजगुरुनगर, तालुका खेड , जिल्हा पुणे, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नियम ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे . 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए/ केएचडी/ एचएसजी/( टीसी)/ १२८१९/ २०१३ 
१४ / सन २०१३ , दिनांक २६ जुलै २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) ला धरून संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
राजगुरुनगर , २६ जुलै २०१३ . 


क्रमांक जिदुविअसो/ क -१/ नोंदणी/४७१ / सन २०१३. - या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीनाथ सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, 
पुजारवाडी, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदणी क्रमांक एसयुआर / 
एसएएल/ एजीआर/( ओ)/ ४५४२ /( डी) / सन २०१३ , दिनांक ० ९ एप्रिल २०१३ 
अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था आहे. 
सोलापूर , ० ९ एप्रिल २०१३ . 


नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए/ केएचडी/ एचएसजी/ ( टीसी )/ १२८१८ / ४१३/ २०१३-१४ / 
सन २०१३.-- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खेड (राजगुरूनगर ), 
तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांनी आपल्या अधिकारात जय रेसिडेन्सी , ओ , 
विंग सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, सर्व्हे नंबर ६२/३ , ( जुना सर्व्ह 
नंबर ४५/३ ) , राजगुरुनगर, तालुका खेड , जिल्हा पुणे, ही संस्था महाराष्ट्र 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 
क्रमांक जिदुविअसो / क -१ /नोंदणी/ ९ १/ सन २०१३. - या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , प्रशांतराव परिचारक सहकारी दूध उत्पादक 
संस्था मर्यादित , धर्मगाव (मोरेवस्ती), तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर, 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदणी क्रमांक 
एसयुआर / एमडीओ/ एजीआर / ( ओ )/ ४७१८ /( डी )/ सन २०१३ , दिनांक १५ 
जानेवारी २०१३ अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


२१ 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था आहे. 
सोलापूर , ०३ मे २०१३ . 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 
क्रमांक जिदुविअसो / सोलापूर / क-१/ नोंदणी/ ३६१ / सन २०१३. – या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , बिरोबा सहकारी दूध उत्पादक 
संस्था मर्यादित, येड्राव (कोळेकरवस्ती ), तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदणी क्रमांक 
एसयुआर / एमडीओ/ एजीआर /( ओ )/४७२० /( डी) / सन २०१३ , दिनांक मार्च 
२०१३ अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था आहे. 
सोलापूर , १८ मार्च २०१३ . 


१८ 


क्रमांक जिदुविअसो / सोलापूर / क -१ / नोंदणी /८६२ / सन २०१३.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , मेघाशाम - घनशाम सहकारी दूध 
उत्पादक संस्था मर्यादित, साखरेवाडी, तालुका उत्तर सोलापूर, जिल्हा 
सोलापूर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) प्रमाणे 
नोंदणी क्रमांक एसयुआर / एनएसआर/ एजीआर /४४२० / ( ओ)/ ( डी )/ सन २०१३ , 
दिनांक १३ जून २०१३ अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था आहे.. 
सोलापूर , ०३ मे २०१३ . 


- या 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 


क्रमांक जिदुविअसो / क -१/ नोंदणी/ २८ ९ / सन २०१३. - या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की, सिद्धनाथ सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, 
हुन्नूर ( साळुखेवस्ती), तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदणी क्रमांक 
एसयुआर/ एमडीओ / एजीआर/ ( ओ )/ ४७१ ९ /( डी )/ सन २०१३ , दिनांक २६ 
फेब्रुवारी २०१३ अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था आहे . 
सोलापूर , २७ फेब्रुवारी २०१३ . 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 
क्रमांक जिदुविअसो/ सोलापूर / क -१ / नोंदणी/ ६ ९९ / सन २०१३. 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , मल्हार मत्स्यशेती सहकारी 
संस्था मर्यादित, चांदापुरी, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदणी क्रमांक 
एसयुआर / एमआरएस / एजीआर / ( ओ)/ ४८ ९ ३ / ( डी ) / सन २०१३ , दिनांक २२ 
मे २०१३ अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था आहे. 

वि . रा . खंडागळे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ), जिल्हा सोलापूर. 
सोलापूर , २२ मे 

२०१३ . 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 


क्रमांक जिदुविअसो / सोलापूर / क -१/ नोंदणी/ ४६ ९ / सन २०१३. – या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , रत्नाकर महाराज मध्यवर्ती 
सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, गोणेवाडी ( मासाळवाडी ), तालुका 
मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) प्रमाणे नोंदणी क्रमांक एसयुआर / एमडीओ / एजीआर/ ( ओ)/४५ ९ २/ ( डी )/ 
सन २०१३ , दिनांक ० ९ एप्रिल २०१३ अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था आहे. 
सोलापूर, ० ९ एप्रिल २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक जिदुवि / को -४ / संस्था नोंदणी / १३६८ / सन २०१३-१४ / सन २०१३. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध) कोल्हापूर, याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री जोतिर्लिंग सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था मर्यादित , 
तिरपण, तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , 
क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. क्रमांक / केपीआर / 
पीएलए / एजीआर ( ओ )/ ३४१७ / ( डी) / सन २०१३-१४ . दिनांक ०१ जून २०१३ . 

उपरिविर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात आले आहे. 
कोल्हापूर , ८ जानेवारी २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक जिदुवि / को -४ / संस्था नोंदणी/ द.वि.प्रा.वाकरे / १४६५ / सन २०१२ 
१३ / सन २०१२. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) कोल्हापूर, 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री दत्तू लिंबारी पाटील सहकारी 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


व्यावसायिक व कृषिपूरक संस्था मर्यादित, वाकरे , तालुका करवीर, जिल्हा 
कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. क्रमांक / केपीआर / केव्हीआर/ एजीआर ( ओ )/ ३३६०/ 
( डी) / सन २०१२-१३ . दिनांक २१ जुलै २०१२ . 

उपरिविर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात आले आहे. 
कोल्हापूर , १८ जून २०१३ . 


अधिनियम , क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी/पीएलएन / आरएसआर/(सीआर)/ ६१३/ २०१३ 
१४ / सन २०१३ , दिनांक १७ जुलै २०१३ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १ ९ ६१ मधील क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या संस्था असे आहे. 
फलटण, १७ जुलै २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक जिदुवि / को -४ / संस्था नोंदणी/१३३६ / सन २०१३-१४ / सन २०१३. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) कोल्हापूर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री जोतिर्लिंग सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था मर्यादित , 
आरदाळ , तालुका आजरा, जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , 
क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. क्रमांक / केपीआर / 
एआरए / एजीआर ( ओ )/ ३४१६ / ( डी )/ सन २०१३-१४ . दिनांक ३० 

मे 

२०१३ . 
उपरिविर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात आले आहे . 
कोल्हापूर, ३० मे २०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष-५/एसटी/पीएलएन/ एचएसजी(टीओ)/ ११३६/ २८५/ २०१३ 
१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण , तालुका 

जिल्हा सातारा याप्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करेणत येते की , 
शुभश्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, फलटण , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे तिचा नोंदणी क्रमांक एसटी / पीएलएन/ 
एचएसजी(टीओ)/ ११३६ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक ०२ जुलै २०१३ 
असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १ ९ ६१ मधील क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे आहे . 

जिजाबा पा . गावडे 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा . 
फलटण , ०२ जुलै २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/ को -४ / संस्था नोंदणी/ १६०४ / सन २०१३-१४ / सन २०१३. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) कोल्हापूर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , यशवंत किशण्या माने शेळी - मेंढी पालन व उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, पेठवडगाव, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे. क्रमांक / केपीआर / एचएलई / एजीआर ( ओ )/ ८७९/ ( डी)/ सन २०१३ 
१४. दिनांक २८ मे २०१३ . 

उपरिविर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात आले आहे. 

एम . सी . निंबाळकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) 

कोल्हापूर . 
कोल्हापूर, ०२ जुलै २०१३ . 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 
क्रमांक कक्ष- q / सनिख / नोंदणी/ सेपत / पामग्लॅट / १०३/ सन २०१३ .. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, पामग्लॅट फार्मा टेक्नॉसेवकांची 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शिरवळ , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम ( १ ) 
व नियम १ ९ ६१ चा नियम ५ ( १ ) अन्वये तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / 
केएलए/ आरएसआर /( सीआर)/ १४१४ / सन २०१३ , दिनांक १० जून २०१३ 


, 


असा आहे. 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे 
आहे . 


खंडाळा, १० जून २०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष -५ / एसटी /पीएलएन / आरएसआर( सीआर )/ ६१३ / २०१३-१४ / 
सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण, तालुका फलटण, 
जिल्हा सातारा याप्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करेणत येते की , सहकार 
महर्षी हनमंतराव दिनकरराव पवार श्रीराम बझार सेवकांची सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 


नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष -१ / सनिख / नोंदणी/ गृनि / कृष्णप्रयाग / १११/ सन २०१३. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , कृष्णा प्रयाग सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, शिरवळ, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील कलम ( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


२३ 


व नियम १ ९ ६१ चा नियम ५ ( १ ) अन्वये तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / 
केएलए / एचएसजी/ (टीओ)/ १४२० / सन २०१३ , दिनांक २१ जून २०१३ असा 


आहे . 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकीहक्क गृहनिर्माण 
संस्था असे आहे. 

श्रीकांत बाळकृष्ण श्रीखंडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

खंडाळा, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा . 
खंडाळा, २१ जून २०१३ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कवठेमहाकाळ , तालुका कवठेमहाकाळ, 
जिल्हा सांगली आदेशाने हनुमान पाणी वापर सहकारी संस्था मर्यादित , 
लंगरपेठ, तालुका कवठेमहाकाळ, जिल्हा सांगली या संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळणे करणेबाबत क्रमांक पाणी वापर / का.क. १०२ / मध्यं. आ . / सन 
२०१३ , दिनांक ०७ जून २०१३ ने कार्यालयाने दिलेला मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे. 

सुनिल मारुती चव्हाण , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

तालुका कवठेमहाकाळ, जिल्हा सांगली. 
कवठेमहाकाळ, २४ जुलै २०१३ . 


नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एसएएन / केडीआर /पीआरडी / ( आय) / २२७१ / ४६५/ २०१३-१४ / 
सन २०१३. - या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , श्री . सिद्धविनायक 
को - ऑप पॉवरलूम सोसायटी लिमिटेड, कडेपूर , तालुका कडेगाव, जिल्हा 
सांगली, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणेत आलेली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे 
आहे. 

अमोल डफळे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

कडेगाव, तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली. 
कडेगाव, ०५ जून २०१३. 


अधिसूचना 
क्रमांक केपीआर/ एसआरएल /पीआरडी/( आय)/ ४६०५/ १६१८ / २०१३ 
१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तहसिल शिरोळ, 
जयसिंगपूर, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर याद्वारे प्रमाणित अधिसूचित 
करीत आहे की, अमन अल्पसंख्यांक महिला टेक्सटाईल को - ऑप इंडस्ट्रिज 
लिमिटेड, उदगाव, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
तिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर/ एसआरएल /पीआरडी / ( आय )/ ४६०५/ १६१८ / 
२०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक २३ जुलै २०१३ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १ ९ ६१ मधील क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे 
आहे. 

सुनिल रामचंद्र धायगुडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

तहसिल शिरोळ , जयसिंगपूर , 

तालुका शिरोळ , जिल्हा कोल्हापूर 
जयसिंगपूर, २३ जुलै २०१३ . 


मध्यंतरीय आदेश 


नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / एजीएन/ एचएसजी/( टीसी )/ ५६ / ७७५६ / २०१३-१४ / सन 
२०१३. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका आंबेगाव (मंचर ), 
जिल्हा पुणे, यांनी आपल्या अधिकारात त्रिमूर्ती रेसीडन्सी गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / एजीएन / एचएसजी/ 
(टीसी)/ ५६ / ७७५६ / २०१३-१४/ सन २०१३ , दिनांक १० मे २०१३ असा आहे. 

सदर संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
क्रमांक १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे केले आहे. 

सुधीर खंबायत , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

तालुका आंबेगाव (मंचर ), जिल्हा पुणे, 
आंबेगाव (मंचर ), १० 

मे २०१३ . 


क्रमांक सनिद / कक्ष -२ / कर्मवीर भाऊराव पाटील जिनिंग/ म.आ. / ५३ ९ / 
सन २०१३.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे 
कलम १०२ ( क ) ( २ ) ( ४ ) कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , श्री . विकास एस . जाधव , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, दहिवडी, तालुका माण , जिल्हा सातारा या आदेशान्वये कर्मवीर 
भाऊराव पाटील जिनींग सहकारी संस्था मर्यादित, देवापूर, तालुका माण, 
जिल्हा सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत 
आहे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ पोटकलम 
१ प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेसाठी ऋणपरिशोधक म्हणून 
श्री . ए . एल . काकडे, सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, सहकारी संस्था, दहिवडी, 
तालुका माण, जिल्हा सातारा यांची नेमणूक करीत आहे. 

याबाबत काही स्पष्टीकरण असल्यास या आदेशाच्या तारखेपासून एक 
महिन्याच्या आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष व लेखी स्वरूपात 
सादर करावे. संस्थेने स्पष्टीकरणाबाबत काहीच कळविले नाही तर 


अंतिम आदेश 
क्रमांक कक्ष -४ / पाणी वापर / अंतिम आदेश / का.क . १०२ / ४३३ / सन २०१३. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) १०३ 
( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, मी , एस . एम . चव्हाण , 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


संस्थेस याबाबत काहीच मत प्रदर्शित करावयाचे नाही हे गृहित धरून 
अंतिम आदेश देणेत येईल. 


विकास एस. जाधव , 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
दहिवडी, तालुका माण , जिल्हा सातारा. 


संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदणी क्रमांक 
एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / एजीआर / (एम )/ १ ९ ५८ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक 
१८ जून २०१३ आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असून उपवर्गीकरण कृषि पणन संस्था आहे. 


दहिवडी, ३१ जुलै २०१३ . 


एस . व्ही . गायकवाड , 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

इस्लामपूर , तालुका वाळवा . 


इस्लामपूर , १८ जून २०१३ . 


क्रमांक सनिता /कक्ष - ब / एसएएल/ एलएम /पीआरडी/ ( आय )/ १ / ९ १६ / 
सन २०१३. - या प्रमाणपत्राद्वारे, श्री. विश्वास ( तात्या) पाटील अल्पसंख्याक 
गारमेंट सहकारी संस्था मर्यादित, येळावी, तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदणी क्रमांक 
एसएएन / टीजीएन / पीआरडी /( आय )/ १/ २०१२-१३ / सन २०१३ , दिनांक २५ 
जुलै २०१३ अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण उत्पादक 
संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे आहे. 

शंकर एम . पाटील, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली. 
तासगाव , २५ जुलै २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअसां -५/ संस्था नोंदणी/ सांगली/ १३८३ / सन २०१३. - सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सांगली -मिरज , याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की, सोनहिरादेशी कुक्कुटपालन व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित, 
देवराष्ट्रे , तालुका कडेगाव, जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम, 
क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. जिचा नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / केडीआर / एजीआर /( ओ)/ २२ ९ ७/ २०१३-१४ / सन २०१३ , 
दिनांक ०२ ऑगस्ट २०१३ . 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था असे करण्यात आले 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 


आहे . 


सांगली-मिरज, २ ऑगस्ट २०१३ . 

. 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अंशत: बदल आदेश 


क्रमांक सनिपं / कक्ष-१/ नोंदणी/ १ ९४५ / सन २०१३. – या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , पंढरपूर तालुका प्राथमिक शिक्षक प्रतिष्ठान 
क्रेडिट सोसायटी मर्यादित, पंढरपूर, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदणी क्रमांक 
एसयूआर / पीआरआर /( आर )/ १ ९ ५५ / २०१२-१३ / सन २०१३ , दिनांक ०५ 
ऑगस्ट २०१३ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे 
आहे . 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक १५ जानेवारी २००८ चा अंतिम 

आदेश. 


प्रशांत लक्ष्मण शहापूरकर, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर. 


क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / ८५ ९ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव श्री केशव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत : बदल करून श्री . मानसिंग सर्जेराव घाटगे, यांच्याऐवजी श्री . आर . 
आर . राठोड , सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ 
स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 


पंढरपूर , ०५ ऑगस्ट २०१३ . 


नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक सनिवा/ कक्ष-६ / नोंदणी/ ५० ९ / सन २०१३. याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , कृष्णामाई फळे- फुले भाजीपाला उत्पादक व खरेदी विक्री 
सहकारी संस्था मर्यादित, कासेगाव, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली, ही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


२५ 


अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 


१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर , १ ९ जुलै २०१३ . 


अंशत: बदल आदेश 


अंशत: बदल आदेश 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक १५ जानेवारी २००८ चा अंतिम 

आदेश. 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक ०५ जून १ ९९ ६ चा अंतिम आदेश. 

क्रमांक उनिको/ अवसायन/ अंशत: बदल / ११०२ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव सहयोग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत: बदल करून श्री . ए. एच. म्हैसकर, यांच्याऐवजी श्रीमती एस . 
एस. भांबुरे, सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ 
स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / ८३६ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव निवास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत: बदल करून श्री . मानसिंग सर्जेराव घाटगे, वसुली अधिकारी, 
यांच्याऐवजी श्री . आर. आर . राठोड , सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची 
सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक 
पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर 
करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 


सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


अंशत: बदल आदेश 


अंशत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ चा अंतिम 

आदेश. 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक ०५ जून १ ९९ ६ चा अंतिम आदेश. 

क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत : बदल / १०८४ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव आकाश सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत : बदल करून श्री . ए. एच. म्हैसकर , यांच्याऐवजी श्रीमती एस . 
एस. भांबुरे, सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ 
स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 


क्रमांक उनिको / अवसायन/ अंशत: बदल / ८७१ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव आदिमाया श्री . स्वामी समर्थ नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे 
अवसायन आदेशात अंशत : बदल करून श्री . मानसिंग सर्जेराव घाटगे, 
यांच्याऐवजी श्रीमती एस. एस . भांबुरे, सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची 
सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी अवसायक 
पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर 
करणेचा आहे. 


त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर , १ ९ जुलै २०१३ . 


अंशत: बदल आदेश 


अंशत: बदल आदेश 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ चा अंतिम 

आदेश. 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ चा अंतिम 

आदेश. 
क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल /८७६ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव अरूण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत: बदल करून श्री . उमेद कांबळे, यांच्याऐवजी श्रीमती एस . एस . 
भांबुरे , सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ 
स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर , १ ९ जुलै २०१३ . 


क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / १०२ ९ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी, रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव सह्याद्री युवा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत : बदल करून श्री . उमेद कांबळे , यांच्याऐवजी श्री . एस. 
एस . शिंदे, यांची सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 
त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल या 
कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


अंशत: बदल आदेश 


अंशत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ चा अंतिम 

आदेश. 
क्रमांक उनिको/ अवसायन / अंशत: बदल / ८८३/ सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव दत्त प्रसाद नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत : बदल करून श्री . उमेद कांबळे, यांच्याऐवजी श्रीमती 
एस . एस . भांबुरे, सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार 
तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे . 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक ०७ मे २०१० चा अंतिम आदेश. 

क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / १०६६ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर, कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव जिवनदीप नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत: बदल करून श्री . नितीन धामणेकर, यांच्याऐवजी श्री . 
एम . आर . शेलार , सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार 
तात्काळ स्विकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


२७ 


१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर , १ ९ जुलै २०१३ . 


१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर , १ ९ जुलै २०१३ . 


अंशत: बदल आदेश 


अंशत: बदल आदेश 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक १५ जानेवारी २००८ चा अंतिम 

आदेश. 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक ०७ मे २०१० चा अंतिम आदेश. 

क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / १०७२/ सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव श्री रेणूका नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत: बदल करून श्री . नितीन धामणेकर, यांच्याऐवजी श्री . 
एस . एस . शिंदे, कनिष्ठ लिपिक, यांची सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून 
तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


क्रमांक उनिको/ अवसायन / अंशत: बदल / ८४७/ सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव अश्वराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत: बदल करून श्री . डी . एम . पाटील, सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , 
यांच्याऐवजी श्री . आर . आर . राठोड , सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची 
सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक 
पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर 
करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


चे कलम 


अशंत: बदल आदेश 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक १५ जानेवारी २००८ चा अंतिम 

आदेश. 


क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / ८४२/ सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव त्र्यंबोलीदेवी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत: बदल करून श्री . मानसिंग सर्जेराव घाटगे, यांच्याऐवजी 
श्री . आर . आर . राठोड , सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची सदर 
संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा 
कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा 
आहे . 


अशंत : बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक १५ जानेवारी २००८ चा अंतिम 

आदेश. 
क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / ८५३ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव साईजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत : बदल करून श्री . मानसिंग सर्जेराव घाटगे, यांच्याऐवजी श्री. आर. 
आर . राठोड , सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ 
स्विकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 


त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


चे कलम 


अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 

१ ९ ६० 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


अंशत : बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक १५ जानेवारी २००८ चा अंतिम 


आदेश. 


क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / ८६५/ सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव श्री समर्थनागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत : बदल करून श्री . दिलीप पाटील, यांच्याऐवजी श्रीमती एस . एस . 
भांबुरे, सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ 
स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे . 
कोल्हापूर , १ ९ जुलै २०१३ . 


अंशत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक १३ जून २००८ चा अंतिम 

आदेश. 
क्रमांक उनिको/ अवसायन / अंशत: बदल / १० ९ ० / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव आकाशगंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत : बदल करून श्री . एम . व्ही . कुंभार, यांच्याऐवजी श्रीमती 
एस . एस. भांबुरे , सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार 
तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे . 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर , १ ९ जुलै २०१३ . 


चे कलम 


चे कलम 


अंशत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २१ ऑगस्ट २०० ९ चा अंतिम 

आदेश. 
क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / १० ९ ६ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव महालक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत : बदल करून श्री . एम . व्ही . कुंभार, यांच्याऐवजी श्रीमती 
एस . एस . भांबुरे, सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ , यांची सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार 
तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 


अंशत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २५ मार्च २०० ९ चा अंतिम 

आदेश. 
क्रमांक उनिको/ अवसायन / अंशत : बदल / १०४२/ सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव सुवर्ण भारत नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत : बदल करून श्री . एम. एम . पाटील, यांच्याऐवजी 
श्री . एम. आर . शेलार , सहकारी अधिकारी, श्रेणी २. यांची सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार 
तात्काळ स्विकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९४२ 


२ ९ 


अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 


अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे . 
कोल्हापूर , १ ९ जुलै २०१३ . 


अशंत: बदल आदेश 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ चा अंतिम 

आदेश. 


अशंत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ चा अंतिम 

आदेश. 


क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / १०३६ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव स्वशक्ती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत : बदल करून श्री . डी. एम . पाटील यांच्याऐवजी श्री . एस. एस . 
शिंदे, कनिष्ठ लिपिक यांची सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारित करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


क्रमांक उनिको/ अवसायन / अंशत: बदल / १०२४ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव शायरन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत : बदल करून श्री. उमेश कांबळे यांच्याऐवजी श्री. एस . एस . शिंदे, 
कनिष्ठ लिपिक यांची सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल 
या कार्यालयास सादर करणेचा आहे . 

त्यांनी स्वत: चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर , १ ९ जुलै २०१३ . 


अशंत: बदल आदेश 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ चा अंतिम 

आदेश. 


अशंत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ चा अंतिम 

आदेश. 


क्रमांक उनिको/ अवसायन / अंशत: बदल / १०१८ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव हजरत पिरानेपिर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत: बदल करून श्री . डी . एम . पाटील यांच्याऐवजी 
श्री . एस . एस. शिंदे, कनिष्ठ लिपिक यांची सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ 
स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे . 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 


क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / ९९९ / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर, कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव युनायटेड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत : बदल करून श्री . डी . एम . पाटील यांच्याऐवजी श्री . एस. एस . 
शिंदे, कनिष्ठ लिपिक यांची सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारित करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारित करीत आहे. 
कोल्हापूर , १ ९ जुलै २०१३ . 


अशंत: बदल आदेश 


अशंत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २५ सप्टेंबर २००७ चा अंतिम 

आदेश. 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ चा अंतिम 


आदेश. 


क्रमांक उनिको/ अवसायन / अंशत: बदल / ९९ ३ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव जवाहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत: बदल करून श्री . डी . एम . पाटील यांच्याऐवजी श्री . एस. एस . 
शिंदे, कनिष्ठ लिपिक यांची सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे . 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारित करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / १०६० / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव लोकसेवा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत : बदल करून श्री . एम . एम . पाटील यांच्याऐवजी श्री . एम . आर . 
शेलार, सहकारी अधिकारी, श्रेणी १ यांची सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ 
स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे . 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


अशंत : बदल आदेश 


वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक ०७ मे २०१० चा अंतिम आदेश. 

क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / १०७८ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव आधार नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात 
अंशत: बदल करून श्री . नितिन धामणेकर यांच्याऐवजी श्रीमती एस . एस . 
भांबुरे, सहकारी अधिकारी, श्रेणी २ यांची सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ 
स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


अशंत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २५ मार्च २०० ९ चा अंतिम 

आदेश. 
क्रमांक उनिको/ अवसायन / अंशत : बदल / १०५४/ सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव मटाईल नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत: बदल करून श्री . मानसिंग सर्जेराव घाटगे यांच्याऐवजी 
श्री . एम . आर . शेलार, सहकारी अधिकारी, श्रेणी १ यांची सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार 
तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


३१ 


१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारित करीत आहे. 
कोल्हापूर, १ ९ जुलै २०१३ . 


अवसायक मंडळ यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल 
दरमहा या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २५ जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर, २५ जुलै २०१३ . 


अंशत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा क्रमांक दिनांक २५ मार्च २०० ९ चा अंतिम 

आदेश. 


क्रमांक उनिको / अवसायन/ अंशत: बदल / १०६० / सन २०१३.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव कपिलतीर्थ नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत : बदल करून श्री . एम . एम . पाटील यांच्याऐवजी 
श्री . एम . आर . शेलार , सहकारी अधिकारी, श्रेणी १ यांची सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार 
तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल दरमहा 
या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ रोजी पारित करीत आहे . 
कोल्हापूर , १ ९ जुलै २०१३ . 


अंशत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा दिनांक १५ जानेवरी २००८ रोजीचा अंतिम 

आदेश. 
क्रमांक उनिको/ अवसायन / अंशत: बदल / १११७/ सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव कामगार नेते शंकरराव सावंत नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले 
क्रमांक ३ चे अवसायन आदेशात अंशत: बदल करून श्री . दिलीप पाटील 
यांच्याऐवजी श्रीमती एस. एस. भांबुरे, सहकार अधिकारी, श्रेणी २ यांची 
सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक 
मंडळ अध्यक्ष पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल या 
कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 
अवसायक मंडळ यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल 
दरमहा या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २५ जुलै २०१३ रोजी पारित करीत आहे . 
कोल्हापूर , २५ जुलै २०१३ . 


अंशत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा दिनांक १५ जून २०१२ रोजीचा अंशत: बदल 

आदेश. 
क्रमांक उनिको / अवसायन/ अंशत: बदल / ११११ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव महाद्वार को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ चे अवसायन 
आदेशात अंशत: बदल करून श्री. एम. एम. पाटील , मुख्य लिपिक 
यांच्याऐवजी श्री . एन . ए. माने, मुख्य लिपिक, यांची सदर संस्थेवर 
अवसायक मंडळ अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी अवसायक 
मंडळ अध्यक्ष पदाचा कार्यभार तात्काळ स्विकारून तसा अहवाल या 
कार्यालयास सादर करणेचा आहे . 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 


अंशत : बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा दिनांक २५ मार्च २००८ रोजीचा अंतिम आदेश. 

क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत : बदल / ११२३ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी, रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव राजीव महिला नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ चे अवसायन 
आदेशात अंशत: बदल करून श्री . चंद्रकांत खोंद्रे, संग्राम जरग व जावेदी 
मिस्त्री यांच्या अवसायक मंडळाऐवजी श्री . एम . आर . शेलार , सहकार 
अधिकारी, श्रेणी १ यांची सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल 
या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील. 
अवसायक मंडळ यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


कलम १०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल 
दरमहा या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २५ जुलै २०१३ रोजी पारित करीत आहे. 
कोल्हापूर, २५ जुलै २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / पीएनए ( ५ ) / एचएसजी/ ( टीसी )/ १४९ २३ / ३११/ २०१३-१४/ 
सन २०१३ , दिनांक ०२ जुलै २०१३.-- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे 
शहर ( ५ ) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात सृष्टी प्लाझा सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, सर्व्हे नंबर ८२/४/१/७ , प्लॉट नंबर १२ १३ , धानोरी, 
१५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्था नोंदणी क्रमांक 
पीएनए / पीएनए(५)/ एचएसजी/( टीसी )/ १४ ९ २३ / २०१३-१४, 
२०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, ०२ जुलै २०१३ . 


दिनांक ०२ जून 


अंशत: बदल आदेश 
वाचले : - या कार्यालयाचा दिनांक १७ जून २०११ रोजीचा अंशत : बदल 

आदेश. 
क्रमांक उनिको / अवसायन / अंशत: बदल / ११२ ९ / सन २०१३. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ३ ) , अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार मी , रंजन लाखे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर शहर , कोल्हापूर उपरोक्त संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे होणेचे 
दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव समाजसेवा को - ऑप. हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, भोसलेवाडी, कोल्हापूर या संस्थेच्या उपरोक्त वाचले क्रमांक ३ 
चे अवसायन आदेशात अंशत : बदल करून श्री . एस . आर. काळे , 
सहायक सहकारी अधिकारी, यांच्याऐवजी श्री. एम . आर . शेलार , सहकार 
अधिकारी, श्रेणी १ यांची सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे. त्यांनी अवसायक पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारून तसा अहवाल 
या कार्यालयास सादर करणेचा आहे. 

त्यांनी स्वत : चे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सदरचे कामकाज पाहणेचे 
आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडील परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार अवसायक यांना योग्य ते मानधन अनुज्ञेय राहील . 
अवसायक मंडळ यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १०५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कामकाज करून त्याचा अहवाल 
दरमहा या कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक ३० जुलै २०१३ रोजी पारीत करीत आहे. 
कोल्हापूर , ३० जुलै २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / पीएनए ( ५ )/ एचएसजी/ ( टीसी )/ १४ ९ २२ / ३०७/ २०१३-१४ / 
सन २०१३ , दिनांक ०१ जुलै २०१३.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था , पुणे 
शहर ( ५ ) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात भारती गोल्ड सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, गट नंबर ६५३ , वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्था नोंदणी क्रमांक पीएनए/ 
पीएनए ( ५) /एचएसजी /(टीसी)/ १४ ९ २२/ २०१३-१४ , दिनांक ०१ जुलै २०१३ 
असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १२ 
( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
केलेले आहे. 


पुणे, ०१ जुलै २०१३ . 


नोंदणीबाबतची अधिसूचना 
क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / एचएसजी/टीओ/ १६२० / सन २०१३. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर शहर , जिल्हा कोल्हापूर याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की, टुलिप रेसिडेन्सी को - ऑप हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, सिटी सर्व्हे नंबर ८१४/२ , ई वार्ड, कारंडे मळा, सर्किट 
हाऊसच्यामागे, ताराबाई पार्क , कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / 
एचएसजी/ टीओ/ १६२० / सन २०१३ , दिनांक ०४ जुलै २०१३ अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे. 

आणि उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकीहक्क गृहनिर्माण 
संस्था असे करणेत आलेले आहे . 

रंजन लाखे, 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

कोल्हापूर शहर , जिल्हा कोल्हापूर . 
कोल्हापूर, ०४ जुलै २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए /पीएनए ( ५ )/ एचएसजी/( टीसी )/ १४ ९ २५ / ३४ ९ / २०१३-१४ / 
सन २०१३ , दिनांक १५ जुलै २०१३ .-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
शहर ( ५ ) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात स्नेहा प्लाझा सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, सर्व्हे नंबर ४५/१/२/५, प्लॉट नंबर ४ , खराडी, पुणे १४ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्था नोंदणी क्रमांक 
पीएनए / पीएनए ( ५)/ एचएसजी/ (टीसी)/ १४ ९ २५ / २०१३-१४, दिनांक १२ जुलै 
२०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे. 


पुणे, ०२ जुलै २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ५ )/ एचएसजी/ ( टीसी)/ १४ ९ २४ / २०१३-१४ / सन 
२०१३ , दिनांक १० जुलै २०१३ .-- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर 
( ५ ) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात कांचनपुरम इ एफ सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, गट नंबर १२१० , वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्था नोंदणी क्रमांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


३३ 


पीएनए/ पीएनए( ५ )/ एचएसजी/ (टीसी )/१४ ९ २४ / २०१३-१४, दिनांक १० जुलै 
२०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, १० जुलै २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / पीएनए ( ५ ) / एचएसजी/ ( टीसी )/ १४९ २७ / ३७५/ २०१३-१४ / 
सन २०१३ , दिनांक २४ जुलै २०१३ .-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
शहर ( ५ ) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात ओंकार ब्लॉसम सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, सर्व्हे नंबर १३४६ , हिस्सा नंबर १ ( पार्ट ), उबाळेनगर, 
नगररोड, वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केले आहे. सदर संस्था नोंदणी क्रमांक पीएनए/ पीएनए ५ ) / एचएससी/ 
(टीसी )/ १४ ९ २७ / २०१३-१४, दिनांक २४ जुलै २०१३ असा असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील 
नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, ४ जून २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ५ )/ एचएसजी/ ( टीसी)/ १४ ९ १७ / २३५ / २०१३-१४ / 
सन २०१३ , दिनांक १३ जून २०१३.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
शहर ( ५) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात कुमार प्राईमवेरा सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित , सर्व्हे नंबर ५५ , हिस्सा नंबर १/२ , १/३ , २ , ३ , वडगावशेरी, 
पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे . सदर संस्था नोंदणी क्रमांक 
पीएनए / पीएनए।५ )/एचएसजी/ (टीसी)/ १४ ९ १७ / २०१३-१४, दिनांक १३ जून 
२०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, १३ जून २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / पीएनए(५) / एचएसजी/ ( टीसी )/ १४९ २६ / ३७३ / २०१३-१४ / 
सन २०१३ , दिनांक १ ९ जुलै २०१३.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
शहर ( ५) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात ड्रिम्स संकल्प सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, सर्व्हे नंबर ८६२ , जैन कॉलेजच्या बाजूला, तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्था 
नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए ( ५ )/ एचएसजी/( टीसी )/ १४ ९ २६/ २०१३-१४, 
दिनांक १ ९ जुलै २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे . 
पुणे, १ ९ जुलै २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ५ )/ एचएसजी/(टीसी)/ १४ ९ २० / २८७/ २०१३-१४ / 
सन २०१३ , दिनांक २५ जून २०१३.-- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे 
शहर ( ५ ) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात श्री साई रेसीडेंन्सी सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित, सर्व्हे नंबर १ ९ १ / १ - अ , समता शाळेजवळ , 
येरवडा, पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्था 
नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए( ५ ) / एचएसजी / (टीसी )/ १४ ९ २० / २०१३-१४, 
दिनांक २५ जून २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, २५ जून २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए /पीएनए ( ५ )/ एचएसजी/( टीसी) /१४ ९ ३० / ४११/ २०१३-१४ / 
सन २०१३ , दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१३.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
पुणे शहर ( ५ ) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात देव एक्झोटिका सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित, सर्व्हे नंबर ३८ / १ - अ/ १, चंदननगर, खराडी, 
पुणे १४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्था नोंदणी 
क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ५ )/ एचएसजी/ (टीसी)/१४ ९ ३० / २०१३-१४, दिनांक ०१ 
ऑगस्ट २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , 
१ ९ ६० 

चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे . 
पुणे, ०१ ऑगस्ट २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / पीएनए ५) / एचएसजी/(टीसी )/ १४ ९ २१ / २८१/ २०१३-१४ / 
सन २०१३ , दिनांक २६ जून २०१३ .-- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे 
शहर ( ५ ) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात भक्ती अमृत सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, सर्वे नंबर ५५ ९ / २ , पुणे नगर रोड, वाघोली, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे . सदर 
संस्था नोंदणी क्रमांक पीएनए / पीएनए ५)/ एचएसजी/(टीसी)/ १४ ९ २१/ २०१३ 
१४ , दिनांक २६ जून २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, २६ जून २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ५)/ एचएसजी/( टीसी)/ १४९ २८ / ३८ ९ / २०१३-१४ / 
सन २०१३ , दिनांक २६ जुलै २०१३ .-- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे 
शहर ( ५ ) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात सृष्टी १ सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित , सर्व्हे नंबर ४६ - अ / १, प्लॉट ३४ - बी, कस्तुरबावाडी सोसायटी, 
धानोरी, पुणे ४११०१५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. 
संस्था नोंदणी क्रमांक पीएनए/ पीएनए( ५)/ एचएसजी/(टीसी)/ १४ ९ २८ / २०१३ 
१४ , दिनांक २६ जुलै २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये 


सदर 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे. 
पुणे, २६ जुलै २०१३ . 


सांगली, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली, नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे/ 
आरएसआर / ( सीआर )/ ३८२/ १ ९ ८ ९ - ९ ०, दिनांक २६ मार्च १ ९९ ० रोजी 
नोंदविलेल्या संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 
३० मार्च २०१३ पासून रद्द करीत आहे. 
मिरज , ३० मार्च २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / पीएनए( ५ )/ एचएसजी/( टीसी)/ १४ ९ २ ९ / ३८०/ २०१३-१४ / 
सन २०१३ , दिनांक २६ जुलै २०१३ .-- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे 
शहर ( ५ ) पुणे यांनी आपल्या अधिकारात सृष्टी १ सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, सर्व्हे नंबर ४६ - / १, प्लॉट ३५ - बी, कस्तुरबावाडी सोसायटी, 
धानोरी, पुणे ४११०१५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर 
संस्था नोंदणी क्रमांक पीएनए/ पीएनए ५)/ एचएससी/(टीसी)/ १४ ९ २९ / २०१३ 
१४ , दिनांक २६ जुलै २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे केलेले आहे . 

विनायक कोकरे, 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

पुणे शहर ( ५ ) पुणे. 
पुणे, २६ जुलै २०१३ . 


आदेश 
क्रमांक उनिमि / अवसायन / नों. रद्द /विवेकग्रसबिपतसंस्थाबेळंकी/ ४०५८ / 
सन २०१३ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . मनोहर माळी, 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मिरज, विवेक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , बेळेकी, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली, नोंदणी क्रमांक 
एसएएन/ एमआरजे/ आरएसआर /(सीआर)/ १५५८ / २००१-०२, दिनांक १६ 
ऑक्टोबर २००१ रोजी नोंदविलेल्या संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या 
तारखेपासून म्हणजे दिनांक ३० मार्च २०१३ पासून रद्द करीत आहे. 
मिरज, ३० मार्च २०१३ . 


आदेश 
क्रमांक उनिमि / अवसायन / क्र . २१ / नों. रद्द / विरशैव लिंगायतनापत / ४०४७/ 
सन २०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, श्री . मनोहर माळी, 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मिरज, विरशैव लिंगायत समाज ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , म्हैसाळ , तालुका मिरज, जिल्हा 
सांगली, नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे/ आरएसआर / (सीआर )/ ५० ९ / 
१ ९९ ४ - ९ ५ , दिनांक २४ फेब्रुवारी १ ९९ ५ रोजी नोंदविलेल्या संस्थेची नोंदणी 
या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक ३० मार्च २०१३ पासून रद्द 
करीत आहे. 
मिरज, ३० मार्च २०१३ . 


आदेश 
क्रमांक उनिमि / अवसायन / नों. रद्द /त्रिमुर्ती नापतकुपवाड / ४०५७ / सन 
२०१३ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, श्री . मनोहर माळी, 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मिरज , त्रिमूर्ती नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, कुपावड, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली, नोंदणी क्रमांक एसएएन / 
एमआरजे/ आरएसआर / ( सीआर) /१५१ ९ / २०००-०१, दिनांक ०३ जून २००० 
रोजी नोंदविलेल्या संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजे 
दिनांक ३० मार्च २०१३ पासून रद्द करीत आहे. 
मिरज, ३० मार्च २०१३ . 


आदेश 
क्रमांक उनिमि / अवसायन / नों. रद्द /प्रिमनापत मिरज / ४०५६ / सन २०१३. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . मनोहर माळी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, मिरज, त्रिमूर्ती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कुपावड , तालुका 
मिरज, जिल्हा सांगली, नोंदणी क्रमांक एसएएन/ एमआरजे/ आरएसआर / 
( सीआर) /३८२/ १ ९ ८ ९ - ९ ० , दिनांक २६ मार्च १ ९९ ३ रोजी नोंदविलेल्या संस्थेची 
नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक ३० मार्च २०१३ पासून 
रद्द करीत आहे. 
मिरज, ३० मार्च २०१३ . 


आदेश 
क्रमांक उनिमि / अवसायन / नों, रद्द / सनसभापतसंस्था / ४०५३ / सन २०१३. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . मनोहर माळी, उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, मिरज, संत नामदेव भावसार सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सांगली, 
तालुका मिरज, जिल्हा सांगली, नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे / 
आरएसआर / ( सीआर )/ ३८५/ १९९ ० - ९ १, दिनांक २६ सप्टेंबर २०० ९ रोजी 
नोंदविलेल्या संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 
३० मार्च २०१३ पासून रद्द करीत आहे. 
मिरज , ३० मार्च २०१३ . 


आदेश 
क्रमांक उनिमि / अवसायन / नों. रद्द / नर्मदानापत / ४०५४ / सन २०१३. महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . मनोहर माळी, उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, मिरज , नर्मदा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सांगलीवाडी , 
तालुका मिरज, जिल्हा सांगली, नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे/ 
आरएसआर / ( सीआर )/ ३६८ / १ ९ ८ ९ - ९ ०, दिनांक २० नोव्हेंबर १ ९ ८ ९ रोजी 
नोंदविलेल्या संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 
३० मार्च २०१३ पासून रद्द करीत आहे. 
मिरज, ३० मार्च २०१३ . 


आदेश 
क्रमांक उनिमि / अवसायन / नों. रद्द/ मररठानापत/ ४०५२ / सन २०१३. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . मनोहर माळी, उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, मिरज, मराठा सेवा संघ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


३५ 


आदेश 


क्रमांक उनिमि / अवसायन / नों . रद्द/ गणेशतनापत / ४०५४ / सन २०१३. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . मनोहर माळी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, मिरज, श्री गणेशानंद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सांगली , 
तालुका मिरज , जिल्हा सांगली, नोंदणी क्रमांक एसएएन/ एमआरजे/ 
आरएसआर / ( सीआर )/ १ ९ २० / २००३-०४, दिनांक १२ मे २००३ रोजी 
नोंदविलेल्या संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 
३० मार्च २०१३ पासून रद्द करीत आहे. 
मिरज , ३० मार्च २०१३ . 


आदेश 
क्रमांक उनिमि / अवसायन / क्र . २१ / नों. रद्द / श्रमिकग्राबिशेनापत/ ४०४ ९ / 
सन २०१३ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . मनोहर माळी , 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मिरज, भैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, बामनोळी, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली, नोंदणी 
क्रमांक एसएएन/ एमआरजे / आरएसआर / ( सीआर)/ १५०७/ १ ९९९ -२०००, 
दिनांक १७ जानेवारी २००० रोजी नोंदविलेल्या संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या 
तारखेपासून म्हणजे दिनांक ३० मार्च २०१३ पासून रद्द करीत आहे . 

मनोहर माळी, 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 

तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. 
मिरज, ३० मार्च २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक उनिमि / अवसायन / क्र . २१ / नों. रद्द /विश्वविजय नापत/ ४०४६ / 
सन २०१३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . मनोहर माळी, 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मिरज, विश्वविजय नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, सांगली, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली, नोंदणी क्रमांक एसएएन / 
एमआरजे/ आरएसआर / ( सीआर )/ ४१४ / १९९ २ - ९ ३, दिनांक ०५ मे १ ९९ २ 
रोजी नोंदविलेल्या संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजे 
दिनांक ३० मार्च २०१३ पासून रद्द करीत आहे. 
मिरज, ३० मार्च २०१३ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 
क्रमांक पीएनए / पीएनए (१) / एचएसजी/( टीसी )/ १४९ ७२ / ५६ ९ / २०१३-१४/ 
सन २०१३ , दिनांक २६ जुलै २०१३.-- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे 
शहर ( १ ) पुणे यांनी मान्यता दिलेल्या बांधकाम नकाशाप्रमाणे ४४ सदनिकांसाठी 
आपल्या अधिकारात वाजंळे पाटील कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहरचना संस्था 
मर्यादित, सर्व्हे नंबर ११५ , हिस्सा नंबर १/८ , वारजे, तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्था 
नोंदणी क्रमांक पीएनए/ पीएनए( १)/ एचएससी/(टीसी)/ १४ ९ ७२/ २०१३-१४ , 
दिनांक २६ जुलै २०१३ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे केलेले आहे . 


आदेश 


महेंद्र मगर , 


क्रमांक उनिमि / अवसायन / क्र . २१ / नों. रद्द / श्रमिकग्राबिशेनापत / ४०४८ / 
सन २०१३ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . मनोहर माळी, 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मिरज, श्रमिक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, सावळी, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली, नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एमआरजे/ आरएसआर / (सीआर)/ ४७८ / १ ९९ ४ - ९ ५, दिनांक 
१५ ऑगस्ट १ ९९ ४ रोजी नोंदविलेल्या संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या 
तारखेपासून म्हणजे दिनांक ३० मार्च २०१३ पासून रद्द करीत आहे. 
मिरज , ३० मार्च २०१३ . 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 

पुणे शहर ( १ ) , पुणे. 


पुणे, २६ जुलै २०१३ . 


आदेश 


क्रमांक उनिमि / अवसायन / क्र . २१/ नों. रद्द / महिला नापत / ४०५० / सन 
२०१३ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . मनोहर माळी, 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मिरज , महिला नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कुपवाड, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली, नोंदणी क्रमांक एसएएन / 
एमआरजे / आरएसआर/( सीआर )/ ५ ९ १ / १ ९९ ८ - ९९, दिनांक २३ ऑक्टोबर 
१ ९९ ८ रोजी नोंदविलेल्या संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून 
म्हणजे दिनांक ३० मार्च २०१३ पासून रद्द करीत आहे. 
मिरज , ३० मार्च २०१३ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक अ -४/ औद्यो.संस्था / अ.सूचना/ नोंदणी/ २८४९ / सन २०१३ .--किरण 
शेड्यूल्ड कास्ट टेक्स्टाईल को - ऑप सोसायटी लिमिटेड, सांगली, तालुका 
मिरज , जिल्हा सांगली, ही महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, १ ९ ६० 
मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे/ पीआरडी/ 
( आय )/२७८ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक ० ९ जुलै २०१३ रोजी नोंदविणेत 
आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे 
आहे . 


सांगली, ० ९ जुलै २०१३ . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


अधिसूचना 
क्रमांक अ -४/ औद्यो.संस्था/ अ.सूचना / नोंदणी/ २८७४ / सन २०१३.-- यश 
शेड्यूल्ड कास्ट टेक्स्टाईल को - ऑप सोसायटी लिमिटेड , सांगली, तालुका 
मिरज , जिल्हा सांगली, ही महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, १ ९ ६० 
मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे/ पीआरडी/ 
( आय )/ २७ ९ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक ११ जुलै २०१३ रोजी नोंदविणेत 
आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे 
आहे. 


हा आदेश आज दिनांक ३१ जुलै २०१३ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी 
पारीत केला असे. 

डॉ . केदारी ना . जाधव , 
विभागीय निबंधक , सहकारी संस्था, 

पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे, ३१ जुलै २०१३ . 


आदेश 


सांगली, ११ जुलै २०१३ . 


अधिसूचना 
क्रमांक अ -४ / औद्यो.संस्था/ अ.सूचना /नोंदणी/ २८४७/ सन २०१३.-- भारत 
शेड्यूल्ड कास्ट टेक्स्टाईल को - ऑप सोसायटी लिमिटेड , सांगली, तालुका 
मिरज , जिल्हा सांगली, ही महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, १ ९ ६० 
मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन/ एमआरजे/पीआरडी/ 
( आय )/ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक ०८ जुलै २०१३ रोजी नोंदविणेत 
आली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे 
आहे. 


क्रमांक कक्ष -१० / प्रकाश अॅग्रो / अवसायन बदल आदेश / ४६ ९ ५ / सन २०१२. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , उत्तम इंदलकर , विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग, जिल्हा कोल्हापूर, या कार्यालयाचे 
दिनांक ३१ मे २०१२ चे आदेशात अंशत : बदल करून प्रकाश को 
ऑपरेटिव्ह अॅग्रो - इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या सांगली संस्थेवर श्री . विठोबा 
जोती निकम, इन्स्पेक्टर , कृषि औद्योगिक सहकारी संस्था कर्जे विभाग 
अधिन सांगली जिल्हा मध्यवर्ती, सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली यांचेऐवजी 
खालीलप्रमाणे अवसायक मंडळाची नियुक्ती करीत आहे. 

१. श्रीमती तृप्ती हणमंतराव चव्हाण , सहायक निबंधक , अधीन जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली, अध्यक्ष, 

२. श्री . उमेश गुरव , लेखा परिक्षण, श्रेणी २ , सहकारी संस्था , 
सांगली, सदस्य , 

३. श्री . विठोबा जोती निकम , इन्स्पेक्टर , कृषि औद्योगिक सहकारी 
संस्था , कर्ज विभाग. 

अधिन सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, लिमिटेड, सांगली , 


सदस्य. 


डॉ . सदाशिव नि . जाधव , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

सांगली. 


उत्तम इंदलकर , 
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 

कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 
कोल्हापूर, २३ ऑक्टोबर २०१२ . 


सांगली, ०८ जुलै २०१३ . 


विभागीय सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


अंतिम आदेश ( आर १६७० ) 


क्रमांक विप / प्रशासन/ वालचदनगर / कामगार पत / अंतरिम अवसायन ८२४ / 
/ सन २०१३ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार, मी, डॉ . 
केदारी ना . जाधव , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे विभाग 
आदेश देतो की , वालचंदनगर शेती कामगार सहकारी पतपेढी मर्यादित, 
लालपुरी, पो. वालचंदनगर, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे, नोंदणी क्रमांक 
पीएनए / बीएनके/ २६ व नोंदणी दिनांक १३ एप्रिल १ ९ ६४ या पुणे विभागीय 
कार्यक्षेत्र असलेल्या संस्थेचा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
चे कलम १०२ अन्वये कारभार गुंडाळण्यात येत असून कलम १०३ अन्वये 
सदर संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी श्री . मुकुंद भा . पवार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, वडगाव मावळ यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

तसेच हा अंतरिम आदेश कायम करणेबाबत संस्थेचा अथवा संस्थेच्या 
सभासदांचा आक्षेप असल्यास याबाबतचा लेखी खुलासा या आदेशाच्या 
तारखेपासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास सादर करावा. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश ( आर १६७३ ) 
क्रमांक कक्ष-६ / अवसायन / सा.जि.हिवताप सेपत/ पुनरुज्जीवन आदेश / 
११४ ९ / सन २०१३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०५ मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , आनंद अ . कटके, जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा , या आदेशान्वये सातारा जिल्हा 
हिवताप सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा, जिल्हा सातारा 
ही संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिलेला आदेश 
विलोपित करीत आहे व सदर संस्थेचे पुनरुज्जीवन करीत आहे. 

संस्थेने तीचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीप्रमाणे संस्थेचे मंजूर उपविधीप्रमाणे करावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ जुलै २०१३ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
आज रोजी दिला. 


उत्तम इंदलकर, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

सातारा, जिल्हा सातारा. 


सातारा , २४ जुलै २०१३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


३७ 


१ 


२. 


३ 


" 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश ( १५११ ) 
क्रमांक बी / जेओ/ २ / ३९९ ७ / २०१३ .-- सातारा जिल्हा न्यायालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यरत असणारे न्यायिक अधिकारी यांनी माहे जून २०१३ या 
कालावधीमध्ये अर्जित / परिवर्तित रजा उपभोगलेली व मंजूर करणेत आलेली असून, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे. 
अ . क्र . न्यायिक अधिकारी यांचे रजेचे स्वरूप व कालावधी 

कार्यभार सांभाळणाऱ्या 

न्यायिक अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

नाव व पदनाम 
१ २ ३ 

४ 
सौ . अं . वि . चौधरी - इनामदार , अर्जित रजा ५ दिवस दिनांक ११ जून 

श्री . एस. व्ही . देशमुख, 
सह . दिवाणी न्यायाधीश, २०१३ ते १५ जून २०१३ , 

२ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कराड. (दोन्ही दिवस धरून) 

कनिष्ठ स्तर , सातारा . 
( रविवार सुट्टी पुढे जोडून). 
श्रीमती दि . तु. जाधव, अर्जित रजा ४ दिवस दिनांक १२ जून 

कु . प्रा . नं . ढाणे, 
८ वे सह . दिवाणी न्यायाधीश, २०१३ ते १५ जून २०१३ , 

९ वे सह . दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कराड . (दोन्ही दिवस धरून) 

कनिष्ठ स्तर , सातारा . 
(रविवार सुट्टी पुढे जोडून). 
श्री . रा . गु . मलशेट्टी, 

अर्जित रजा ३ दिवस दिनांक १३ जून 
३ . 

कु . सि . न . पाटील, 
२ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश, २०१३ ते १५ जून २०१३ , 

३ 

रे सह . दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कराड . ( दोन्ही दिवस धरून) 

वरिष्ठ स्तर , सातारा. 
(रविवार सुट्टी पुढे जोडून ). 
४ . श्री . नं . ल . येवलेकर, अर्जित रजा ५ दिवस दिनांक १७ जून 

सौ . मं . श्या . भदाणे, 
दिवाणी न्यायाधीश, २०१३ ते २१ जून २०१३ , 

सह . दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वाई. (दोन्ही दिवस धरून ). 

कनिष्ठ स्तर , वाई. 
सौ . पु . प्र . सणस , अर्जित रजा ३ दिवस दिनांक १ ९ जून 

श्री . स. ब . पवार , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , २०१३ ते २१ जून २०१३ , 

३ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , वडूज. (दोन्ही दिवस धरून ). 

कनिष्ठ स्तर , वडूज. 
श्री . अ . ई . पेरमपल्ली, अर्जित रजा ३ दिवस दिनांक १ ९ जून 

श्री . रा . गु . मलशेट्टी, 
सह . दिवाणी न्यायाधीश, २०१३ ते २१ जून २०१३ , 

२ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , सातारा. (दोन्ही दिवस धरून) 

कनिष्ठ स्तर , सातारा. 
( ४ था शनिवार, रविवार सुट्टी पुढे जोडून). 
७ . कु . सु . सु . कोसमकर, अर्जित रजा ३ दिवस दिनांक २४ जून 

दिनांक २४ जून २०१३ पर्यंत , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , २०१३ ते २६ जून २०१३ , 

श्री. वि. शि. कुलकर्णी, 
सातारा. ( दोन्ही दिवस धरून) 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश १ , सातारा , 
(दिनांक २२ , २ रा शनिवार , रविवार सुट्टी 

दिनांक २५ जून २०१३ पासून 
पुढे जोडून). 

श्री . प्र . पं . जोशी, 

जिल्हा न्यायाधीश २ , सातारा. 
८ . सौ . मं . श्या . भदाणे, अर्जित रजा ३ दिवस दिनांक २४ जून 

श्री . पं . प . नायगावकर , 
सह . दिवाणी न्यायाधीश, 

२०१३ ते २६ जून २०१३ ,, 

२ रे सह. दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वाई. ( दोन्ही दिवस धरून ). 

कनिष्ठ स्तर , वाई. 
श्री . सु . गं . वेदपाठक, अर्जित रजा ३ दिवस दिनांक २७ जून 

श्री . अ . ई . पेरमपल्ली, 
दिवाणी न्यायाधीश, 

२०१३ ते २ ९ जून २०१३ , 
ते 

सह . दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कराड. ( दोन्ही दिवस धरून) 

वरिष्ठ स्तर , सातारा . 
(रविवार सुट्टी पुढे जोडून ). 
श्री . अ . प . रघुवंशी, अर्जित रजा ४ दिवस दिनांक २८ जून 

श्री. वि. शि. कुलकर्णी, 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२, सातारा. २०१३ ते ०१ जुलै २०१३ , 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश १ , सातारा. 
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांचा रजा कालावधी संपले नंतर, त्यांची नेमणूक त्याच पदावर करणेत आलेली आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील (वेतन) नियम, ३ ९ -२ ( २ ) ( ब ) ( प) नुसार प्रमाणित करणेत येते की , वर निर्दिष्ट केलेले न्यायिक अधिकारी 
रजेवर गेले तर त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

अरुण दिगंबरराव उपाध्ये, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, सातारा. 
सातारा, ०५ जुलै २०१३ . 


६ . 


१. 


१० . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


By Principal District and Session Judge 

ORDER 


On return from leaves Sou . M. M. Deshpande, Joint 
Civil Judge , Senior Division , Sangli is resposted to his 
original post. 
Sangli, 30th August 2012 . 


ORDER 


No. 340/2012 .-- Shri. S. S. Gaikwad, Joint Civil 
Judge, Senior Division , Sangli is granted earned leave 
for 3 days from 3rd September 2012 to 06th September 
2012 with permission to preffix holidays on 02nd 
September 2012. He is allowed to leave headquarter 
from O1st September 2012 ( After Office Hours ) till 
06th September 2012 ( Before Office hours ) . 

On locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services (Pay ) Rules 1981 , that Shri . S. S. 
Gaikwad , would have continued to officiate as 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division , Sangli if he had not 
proceeded on leave during the above period . 

Sou . M. M. Deshpande, Joint Civil Judge, Senior 
Division , Sangli shall hold charge of the Court of 2nd 
Joint Civil Judge, Senior Division , Sangli in addition to 
her own and shall dispose off urgent Civil matters and 
Administrative work arising in the said Court of 2nd 
Joint Civil Judge, Senior Division , Sangli during the 
period from 01st September 2012 ( After Office Hours ) 
till 06th September 2012 ( Before Office hours ) . 

On return from leaves Shri . S. S. Gaikwad , Joint 
Civil Judge, Senior Division , Sangli is resposted to his 
original post . 
Sangli, 30th August 2012 . 


No. 113/2013 .-- Shri . K. I. Khan , Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Kavathe -Mahankal is granted earned leave for 4 days 
from 25th March 2013 to 28th March 2013 with 
permission to preffix holidays on 23rd March 2013 and 
Suffix holiday on 29th March 2013. He is allowed to 
leave headquarter from 22nd March 2013 ( After Office 
Hours ) till 30th March 2013 ( Before Office hours ) . 

On locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services ( Pay) Rules 1981 , that Shri . K. I. Khan , 
would have continued to officiate as Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Kavathe -Mahankal if he had not proceeded on leave 
during the above period . 

Shri . R. V. Pande, Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, Kavathe-Mahankal 
shall hold charge of the Court of Joint Civil Judge , 
Junior Division , and Judicial Magistrate , First Class , 
Kavathe -Mahankal in addition to his own and shall 
dispose off urgent Civil matters and Administrative 
work arising in the said Court of Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Kavathe -Mahankal during the above period . 

On return from leaves Shri . K. I. Khan , Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Kavathe-Mahankal is resposted to his original 
post . 
Sangli, 03th March 2013 . 


ORDER 


ORDER 


No. 341/2012 .-- Sou . M. M. Deshpande, Joint Civil 
Judge, Senior Division , Sangli is granted earned leave 
for 6 days from 20th September 2012 to 25th September 
2012 with permission to preffix holidays on 19th 
September 2012. She is allowed to leave headquarter 
from 18th August 2012 ( After Office Hours) till 26th 
September 2012 (Before Office hours ) . 

On locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services (Pay ) Rules 1981 , that Sou . M. M. 
Deshpande, would have continued to officiate as Joint 
Civil Judge, Senior Division , Sangli if he had not 
proceeded on leave during the above period . 

Shri . S. S. Gaikwad , 2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Sangli shall hold charge of the Court of Joint 
Civil Judge, Senior Division , Sangli in addition to his 
own and shall dispose off urgent Civil matters and 
Administrative work arising in the said Court of Joint 
Civil Judge , Senior Division, Sangli during the period 
from 18th August 2012 (After Office Hours ) till 26th 
September 2012 ( Before Office hours ). 


No. 114/2013 .-- Shri . K. I. Khan, Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Kavathe -Mahankal is granted earned leave for 3 days 
from 11th March 2013 to 13th March 2013 with 
permission to preffix holidays on 10th March 2013. He 
is allowed to leave headquarter from 09th March 2013 
(After Office Hours ) till 14th March 2013 ( Before 
Office hours ) . 

On locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services ( Pay ) Rules 1981 , that Shri . K. I. Khan, 
would have continued to officiate as Joint Civil Judge , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


३ ९ 


Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Kavathe -Mahankal if he had not proceeded on leave 
during the above period . 

Shri. R. V. Pande, Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , Kavathe-Mahankal 
shall hold charge of the Court of Joint Civil Judge, 
Junior Division , and Judicial Magistrate , First Class , 
Kavathe -Mahankal in addition to his own and shall 
dispose off urgent Civil matters and Administrative 
work arising in the said Court of Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Kavathe -Mahankal during the above period . 

On return from leaves Shri. K. I. Khan , Joint ivil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Kavathe-Mahankal is resposted to his original 
post . 
Sangli, 08th March 2013 . 


O1st April 2013 to 04th April 2013 with permission to 
preffix holidays on 31st March 2013. He is allowed to 
leave headquarter from 30th March 2013 ( After Office 
Hours ) till 05th April 2013 ( Before Office hours ) . 

On locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services ( Pay ) Rules 1981 , that Shri . R. V. Pande, 
would have continued to officiate as Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class, Kavathe 
Mahankal if he had not proceeded on leave during the 
above period. 

Shri . K. I. Khan, Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Kavathe -Mahankal 
shall hold charge of the Court of Civil Judge, Junior 
Division , and Judicial Magistrate , First Class, Kavathe 
Mahankal in addition to his own and shall dispose off 
urgent Civil matters and Administrative work arising in 
the said Court of Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kavathe -Mahankal during the 
above period . 

Shri . K. I. Khan , Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , Kavathe -Mahankal 
is also authorised to sign pay bills . T. A. Bills , 
contingency bills and cheques of P. L.A. etc of the 
Court of Civil Judge , Junior Division , and Judicial 
Magistrate, First Class , Kavathe -Mahankal during the 
above period . 

On return from leaves Shri . R. V. Pande, Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Kavathe- Mahankal is resposted to his original post . 
Sangli, 18th March 2013 . 


ORDER 


No. 119 / 2013. — Mrs . S. A. Kanshide, 3rd Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Sangli is granted earned leave for 2 days from 
11th March 2013 to 12th March 2013 . 

On locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services ( Pay ) Rules 1981 , that Mrs. S. A. 
Kanshide , would have continued to officiate as 3rd 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class , Sangli if she had not proceeded on leave 
during the above period . 

Mrs. K. S. Navandar, 4th Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli 
shall hold charge of the Court of 3rd Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Sangli in addition to his own and shall dispose off 
urgent Civil matters and Administrative work arising in 
the said Court of 3rd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , Sangli during the 
above period from 11th March 2013 ( Before Office 
hours ) till 14th March 2013 ( Before Office hours ) . 

On return from leaves Mrs. S. A. Kanshide, 3rd 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class , Sangli is resposted to his original post . 
Sangli, 11th March 2013 . 


ORDER 


No. 129/2013 .-- Sou . S. S. Ghare, 2nd Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Vita was granted Ex -post- facto Commuted leave 
for 2 days from 12th March 2013 to 13th March 2013 . 

Shir . A. M. Mujawar, Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Vita was 
kept charge of the Court of 2nd Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Vita in addition to his own and shall dispose of urgent 
Civil Crimminal, matters and Addministrative work 
arising in Court of 2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , Vita during his in 
charge period . 

On return from leaves Sou . S. S. Ghare, 2nd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class , Vita was resposted to her original post. 
Sangli, 18th March 2013 . 


ORDER 


No. 128 / 2013. — Shri. R. V. Pande, Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Kavathe 
Mahankal is granted earned leave for 4 days from 


80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


ORDER 


On locum tenens is necessary . 


No. 318/2013 .-- Sou . S. T. Dande, Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Sangli is granted earned leave for 3 days from 27th 
June 2013 to 29th June 2013 with permission to suffix 
holidays on 30th June 2013. She is allowed to leave 
headquarter from 26th June 2013 ( After Office Hours) 
till 01st July 2013 ( Before Office hours ) . 

On locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services ( Pay ) Rules 1981 , that Sou . S. T. Dande, 
would have continued to officiate as Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Sangli if she had not proceeded on leave during the 
above period . 

Smit. H. H. Wadane, 2nd Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli 
shall hold charge of the Court of Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Sangli in addition to his own and shall dispose off 
urgent Civil matters and Administrative work arising in 
the said Court of Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Sangli during the above 
period. 

On return from leaves Sou . S. T. Dande, Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Sangli is resposted to his original post. 
Sangli, 27th March 2013 . 


Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services ( Pay ) Rules 1981 , that Mr. H. H. Wadne, 
would have continued to officiate as 2nd Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Sangli if she had not proceeded on leave during 
the above period . 

Shri . G. A. Deshpande, 3rd Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli 
shall hold charge of the Court of 2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Sangli in addition to his own and shall dispose off 
urgent Civil matters and Administrative work arising in 
the said Court of 2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , Sangli during the 
above period . 

On return from leaves Mr. H. H. Wadne, Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Sangli is resposted to her original post. 
Sangli, 3rd July 2013 . 


ORDER 


ORDER 


No. 324/2013 .-- Shri. R. V. Bhakta , Extra Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Miraj was granted Ex -post- facto Commuted 
leave for 5 days from 24th June 2013 to 28th June 
2013 with permission to leave headquarter from 24th 
June 2013 (Before Office hours) till 29th June 2013 
( Before Office hours ) . 

On return from leaves Shri. R. V. Bhakta, Extra 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class , Miraj was resposted to her original post . 
Sangli, 01st July 2013 . 


No. 333 / 2013. - Mrs . M. R. Yadav, Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Sangli was granted Ex -post - facto earned leave for 3 
days from O1st July 2013 to 03rd July 2013 with 
permission to preffix holidays on 30th June 2013. She 
is allowed to leave headquarter from 29th June 2013 
(After Office Hours ) till 04th July 2013 ( Before Office 
hours ) . 

Mrs. K. S. Navandar, 5th Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , Sangli 
was kept charge of the Court. 4th Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate , First Class, 
Sangli in addition to her own and shall dispose off 
urgent Civil matters and Administrative work arising in 
the said Court of 4th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Sangli during the 
above period 29th June 2013 ( After Office Hours ) till 
02nd July 2013 ( Before Office hours ) and 03rd July 
2013 (Before Office hours) till 04th July 2013 (Before 
Office hours ) . 

Mrs. M. R. Yadav, 4th Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli 
was kept charge of the Court 4th Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Sangli in addition to her own and shall dispose off 
urgent Civil Criminal matters and Administrative work 
arising in the said Court of 4th Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , Sangli 


ORDER 


No. 331/2013 .-- Mr . H. H. Wadne , 2nd Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Sangli is granted earned leave for 3 days from 
04th July 2013 to 06th July 2013 with permission to 
suffix holidays on 07th July 2013. She is allowed to 
leave headquarter from 03rd July 2013 (After Office 
Hours ) till 08th July 2013 ( Before Office hours ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


४१ 


during the above period from 02nd July 2013 ( Before 
Office hours ) till 03rd July 2013 ( Before Office 
hours ) . 

On return from leaves Mrs. M. R. Yadav. 4th Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Sangli was resposted to her original post . 
Sangli, 05th July 2013 . 


ORDER 


No. 339/2013 .-- Shri. A. P. Kulkarni, Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Atpadi is granted earned leave for 4 days from 09th 
July 2013 to 12th July 2013 with permission to suffix 
holidays on 13th July 2013 and 14th July 2013. He is 
allowed to leave headquarter from 08th July 2013 ( After 
Office Hours ) till 15th July 2013 ( Before Office hours ). 


on 07th July 2013. She is allowed to leave headquarter 
from 30th July 2013 ( Before Office hours ) till 08th 
July 2013 ( Before Office hours ) . 

Smit H. H. Wadane, 2nd Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli 
was kept chargee of the Court . Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli in 
addition to her own and shall dispose off urgent Civil , 
Criminal matters and Administrative work arising in 
the said Court of Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Sangli during period 
30th June 2013 ( Before Office hours ) till 04th July 
2013 ( Before Office hours ) . 

Shri . G. A. Deshpande, 3rd Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , Sangli 
was kept charge of the Court Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , Sangli in 
addition to his own and shall dispose off urgent Civil 
Criminal matters and Administrative work arising in 
the said Court of Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Sangli during period 
from 04th July 2013 ( Before Office hours ) till 08th 
July 2013 ( Before Office hours ) . 

On return from leaves Sou . S. T. Dande, Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Sangli was resposted to her original post . 
Sangli, 09th July 2013 . 


On locum tenens is necessary . 


ORDER 


Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services ( Pay ) Rules 1981 , that Shri . A. P. 
Kulkarni, would have continued to officiate as Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Atpadi if he had not proceeded on leave 
during the above period . 

Shri. R. A. Sasane, Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Vita shall hold charge 
of the Court of Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Atpadi in addition to his own 
and shall dispose off urgent Civil matters and 
Administrative work arising in the said Court of Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Atpadi during the above period . 

Shri. R. A. Sasane, Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Vita is also authorised 
to sigh pay bills , T. A. Bills , contingency bills and 
cheques of P. L.A. etc of the Court of Civil Judge, 
Junior Division, and Judicial Magistrate , First Class , 
Atpadi during his in -charge period . 

On return from leaves Shri . A. P. Kulkarni, Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Atpadi is resposted to her original post . 
Sangli, 09th July 2013 . 


No. 347/2013 .-- Shri. A A. Bhosale , Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Shirala is granted earned leave for 4 days from 15th 
July 2013 to 18th July 2013 with permission to preffix 
holidays on 13th July 2013 and 14th July 2013. He is 
allowed to leave headquarter from 12th July 2013 (After 
Office Hours) till 19th July 2013 (Before Office hours ). 

On locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services ( Pay ) Rules 1981 , that Shri . A. A. 
Bhosale , would have continued to officiate as Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class, Shirala if he had not proceeded on leave 
during the above period . 

Shri . K. C. Mane , Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Shirala shall hold 
charge of the Court of Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Shirala in addition to 
his own and shall dispose off urgent Civil matters and 
Administrative work arising in the said Court of Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Shirala during the above period . 


ORDER 


No. 340/2013 .-- In continuation to the earned leave 
for 3 days from 27th June 2013 to 29th June 2013 to 
Sou . S. T. Dande, Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, Sangli is granted 
Ex -post -facto Earned leave for 7 days from 30th June 
2013 to 6th July 2013 with permission to suffix holidays 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


Shri. K. C. Mane, Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , Shirala is also 
authorised to sigh pay bills , T. A. Bills , contingency 
bills and cheques of P. L.A. etc of the Court of Civil 
Judge, Junior Division , and Judicial Magistrate , First 
Class , Shirala during the above period . 

On return from leaves Shri . Shri . A. A. Bhosale , 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class , Shirala is resposted to his original post. 
Sangli, 11th July 2013 . 


arising in Court of 2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Vita during his in 
charge period . 

On return from leaves Sou . S. S. Ghare, 2nd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Vita was resposted to her original post . 
Sangli, 12th July 2013 . 


ORDER 


ORDER 


No. 349/2013 .-- Smt. J. N. Yadav, 6th Joint Civil 
Judge, Senior Division , Sangli is granted earned leave 
for 2 days from 15th July 2013 to 16th July 2013 and 
16th July 2013 with permission to preffix holidays on 
14th July 2013. She is allowed to leave headquarter 
from 13th July 2013 ( After Office Hours ) till 17th July 
2013 ( Before Office hours ) . 

On locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services (Pay) Rules 1981 , that Smt. J. N. Yadav, 
would have continued to officiate as 6th Joint Civil 
Judge, Senior Division , Sangli if she had not proceeded 
on leave during the above period . 

Smt . S. R. Patil, 7th Joint Civil Judge, Senior 
Division , Sangli shall hold charge of the Court of 4th 
Joint Civil Judge, Senior Division , Sangli in addition to 
her own and shall dispose off urgent Civil Criminal 
matters and Administrative work arising in the Court 
of 6th Joint Civil Judge, Senior Division , Sangli during 
the period period . 

On return from leaves Smt. J. N. Yadav, 6th Joint 
Civil Judge, Senior Division , Sangli is resposted to her 
original post. 
Sangli, 30th August 2012 . 


No. 351/2013 .-- Shri . A. P. Kulkarni, Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Atpadi is granted earned leave for 5 days from 16th 
July 2013 to 20th July 2013 with permission to suffix 
holidays on 21st July 2013. He is allowed to leave 
headquarter from 15th July 2013 ( After Office Hours ) 
till 22nd July 2013 ( Before Office hours ) . 

On locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services (Pay) Rules 1981 , that Shri . A. P. 
Kulkarni, would have continued to officiate as Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Atpadi if he had not proceeded on leave during 
the above period . 

Shri . R. A. Sasane , Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Vita shall hold charge 
of the Court of Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Atpadi in addition to his own 
and shall dispose off urgent Civil Criminal matters and 
Administrative work arising in the said Court of Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class , Atpadi during the above period from 15th 
July 2013 (After Office Hours ) till 18th July 2013 
( After Office Hours ) . 

Shri . A. M. Mujawar, Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Vita shall 
hold charge of the Court of Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , Atpadi in addition 
to his own and shall dispose off urgent Civil Criminal 
matters and Administrative work arising in the said 
Court of Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Atpadi during the above period 
from 18th July 2013 (After Office Hours ) till 22nd July 
2013 ( Before Office hours ) . 

Shri . R. A. Sasane, Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Vita and Shri . A. M. 
Mujawar, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Vita shall are also authorised 
to sigh pay bills , T. A. Bills , contingency bills and 
cheques of P. L.A. etc of the Court of Civil Judge, 
Junior Division , and Judicial Magistrate, First Class , 
Atpadi during their in -charge period . 


ORDER 


No. 350/2013.-- Sou . S. S. Ghare , 2nd Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Vita was granted Ex -post -facto Commuted leave 
for 2 days from 8th July 2013 to 9th July 2013 with 
permission to preffix holidays 7th July 2013 . 

Shir . A. M. Mujawar, Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Vita was 
kept charge of the Court of 2nd Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Vita in addition to his own and shall dispose of urgent 
Civil Crimminal, matters and Addministrative work 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


83 


On return from leaves Shri . A. P. Kulkarni, Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Atpadi is resposted to her original post . 
Sangli, 15th July 2013 . 


ORDER 


Mrs. K. S. Navandar, 5th Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli 
shall holld chargee of the Court . 4th Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Sangli in addition to her own and shall dispose of urgent 
Civil Crimminal matters and Administrative work arising 
in the said Court of 4th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Sangli during the 
period 30th July 2013 ( Before Office hours ) till 3 
August 2013 ( Before Office hours ) . 

On return from leaves Mrs. M. R. Yadav, 4th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Sangli was resposted to her original post . 
Sangli, 30th July 2013 . 


ORDER 


No. 359/2013 .-- Mrs . M. R. Yadav, 4thn Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Sangli was granted Ex -post- facto Commuted 
leave for 3 days from 15th July 2013 to 16th July 2013 
with permission to preffix holidays on 13th July to 14th 
July 2013 

Mrs. K. S. Navandar, 5th Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli 
was kept chargee of the Court. 4th Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Sangli in addition to her own and shall dispose of urgent 
Civil Crimminal matters and Administrative work arising 
in the said Court of 4th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , Sangli during the 
period 12th July 2013 ( After Office Hours ) till 17th 
July 2013 ( Before Office hours ) . 

Mrs. M. R. Yadav, 4th Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli 
was kept charge of the Court 4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Sangli in addition to her own and shall dispose off 
urgent Civil Criminal matters and Administrative work 
arising in the said Court of 4th Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli 
during the above period from 17th July 2013 ( Before 
Office hours ) till 18th July 2013 ( Before Office 
hours ) . 

On return from leaves Mrs. M. R. Yadav, 4th Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class , Sangli was resposted to her original post . 
Sangli, 19th July 2013 . 


No. 387/2013 .-- Shri . A. P. Kulkarni, Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Atpadi is granted earned leave for 5 days from 30th 
July 2013 to 3rd August 2013 with permission to suffix 
holidays on 4th August 2013. He is allowed to leave 
headquarter from 29th July 2013 ( After Office Hours ) 
till 5th August 2013 ( Before Office hours ) . 


On locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services ( Pay ) Rules 1981 , that Shri . A. P. 
Kulkarni, would have continued to officiate as Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Atpadi if he had not proceeded on leave during 
the above period . 

Shri . R. A. Sasane, Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Vita shall hold charge 
of the Court of Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Atpadi in addition to his own 
and shall dispose off urgent Civil Criminal matters and 
Administrative work arising in the said Court of Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Atpadi during the above period . 

Shri . R. A. Sasane, Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Vita is also authorised 
to sigh pay bills , T. A. Bills , contingency bills and 
cheques of P. L.A. etc of the Court of Civil Judge , 
Junior Division , and Judicial Magistrate , First Class , 
Atpadi during his in - charge period . 

On return from leaves Shri . A. P. Kulkarni, 7th Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Sangli was resposted to her original post . 
Sangli, 30th July 2013 . 


ORDER 


No. 386/2013 .-- Smt. J. N. Yadav, 4th Joint Civil 
Judge , Senior Division , Sangli is granted earned leave 
for 4 days from 30th July 2013 to 2nd July 2013 . 


On locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
Civil Services ( Pay ) Rules 1981 , that Smt. J. N. Yadav, 
would have continued to officiate as 4th Joint Civil 
Judge , Senior Division , Sangli if she had not proceeded 
on leave during the period 30th July 2013 ( Before 
Office hours ) till 3rd August 2013 ( Before Office 
hours ) . 


work arisingin 
88 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 
ORDER 

ORDER 
No. 388/2013 . -- In continuation to the earned leave No. 397/2013 .-- Shri. G. A. Deshpande, 3rd Joint 
for 2 days from 22nd July 2013 to Mrs. S. R. Patil, 7th Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Sangli is granted Ex -post - facto Commuted 
First Class, Sangli is granted Ex -post - facto Earned leave for 2 days from 2nd August 2013 to 3rd August 
leave for 3 days from 24th July 2013 to 26th July 2013 

2013 . 
with permission to suffix holidays on 27th July 2013 

Sou . K. S. Navandar, 5th Joint Civil Judge , Junior 
and 28th July 2013. She is allowed to leave headquarter Division and Judicial Magistrate , First Class , Sangli 
from 24th July 2013 ( Before Office hours ) till 29th was kept charge of the Court of 3rd Joint Civil Judge, 
July 2013 ( Before Office hours ) . 

Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Mrs. M. R. Yadav, 5th Joint Civil Judge, Junior 

Sangli in addition to her own and shall dispose of urgent 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli 

Civil Crimminal, matters and Addministrative work 
was kept charge of the Court 7th Joint Civil Judge, 

arising in Court of 3rd Joint Civil Judge, Junior Division 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 

and Judicial Magistrate, First Class , Sangli during the 
Sangli in addition to her own and shall dispose off 

period from 2nd August 2013 ( Before Office hours ) 
urgent Civil Criminal matters and Administrative work 

till 5th August 2013 (Before Office hours ) .. 
arising in the said Court of 7th Joint Civil Judge, Junior On return from leaves Shri . G. A. Deshpande, 3rd 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Sangli Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
during the above period . 

First Class , Sangli was resposted to his original post . 
On return from leaves Mrs. S. R. Patil, 7th Joint 

P. B. Joshi , 
Civil Judge , Senior Division , Sangli was resposted to 

Principal District and Sessions Judge , 
her original post . 

Sangli . 
Sangli, 30th August 2012 . 

Sangli, 6th August 2013 . 
ORDER 

BY DISTRICT JUDGE 
No. 389/2013 .-- Shri. B. S. Chavan , District Judge 

ORDER 
3 and Assistant. Sessions Jugdge, Sangli is granted 
commuted leave for 3 days from 30th July 2013 to 1st 

No. Adm / B - 23 /5230 / 2013 .-- Ms. A. A. Shinde, 12th 

Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
August 2013 . 

First Class , Solapur is granted earned leave for 3 ( Three) 
On locum tenens is necessary. 

days i.e. from 18th June 2013 to 20th June 2013 on 
Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 

private ground 
Civil Services ( Pay) Rules 1981 , that Shri . B. S. 

On return from leave, she is resposted on the same 
Chavan , would have continued to officiate as District 

post . 
3 and Assistant Judge, Sessions Jugdge, Sangli if he 

Certified under note 2 below Rule 39 of Maharashtra 
had not proceeded on leave during the above period . 

Civil Services (Pay) Rules 1981 , that Ms. A. A. Shinde, 
Shri . G. S. Shegaonkar, District Judge- 3 and would have continued to officiate as 12th Joint Civil 
Assistant. Sessions Jugdge, Sangli shall hold charge of 

Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , First 
the Court of District Judge - 3 and Assistant Sessions Class , Solapur had not she proceeded on leave . 
Jugdge, Sangli in addition to her own and shall dispose 

Ms. A. S. Nalge , 7th Joint Civil Judge, Junior Division 
off urgent Civil Criminal matters and Administrative 

and Judicial Magistrate, First Class, Solapur is kept in 

charge of the Court of 12th Joint Civil Judge, Junior 
Assistant Sessions Jugdge, Sangli during the period Division and Judicial Magistrate, First Class , Solapur 
from 30th July 2013 ( Before Office hours ) till 2nd 

for the above period in addition to her own . 
August 2013 ( Before Office hours ) . 

Necessary charge reports be submitted to the 
Shri . B. S. Chavan , District Judge- 3 and Assistant. concerned authorities. 
Sessions Jugdge, Sangli is directed to produce fitness 

Solapur, 20th June 2013 . 
certificate at the time of resuming his duty . 
On return from leaves Shri . B. S. Chavan , District 

ORDER 
Judge- 3 and Assistant. Sessions Jugdge, Sangli is 
resposted to his original post . 

No. Adm / B - 23 / 523/ 2013. — Ex -post - facto sanction 

is hereby accorded for grant of earned leave for 4 
Sangli, 30th July 2013 . 

( four) days i.e. form 15th June 2013 to 18th June 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


४५ 


2013 with permission to leave headquarter from 14th 
June 2013 (After Office Hours ) to 19th June 2013 
(Before Office hours ) on the ground to Ms. P. V. 
Hingne, Civil Judge , Junior Division and Judical 
Magistrate , First Class , ( Muni ) Solapur. The casual 
leave already greanted to her on 15th June 2013 
vide office oreder refered above is converted into 
earned leave . 

Certified under Note 2 , below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule , 1981 that, 
Ms. P. V. Hingne, would have continued to offciate 
as Civil Judge, Innior Division and Judical Magistrate, 
First Class , ( Muni ) Solapur, had she not proceeded 
on leave . 

Ex -post- facto sanction for holding additional charge 
of the Court of Civil Judge, Junior Division and 
Judical Magistrate , First Class , (Muni) Solapur for the 
above period by Ms. A. A. Shinde, 12th Jonit Civil 
Judge, Junior Division and Judical Magistrate , First 
Class , Solapur is hereby accorded . 

Necessary charge reports be submitted to the 
concerned autorities. 
Solapur, 20th June 2013 . 


Certified under Note 2 , below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule , 1981 that , 
Shri . P. J. Patil, would have continued to officiate as 

. , 
Civil Judge, Senior Division , Pandharpur, had he not 
proceeded on leave . 

Shri . R. V. Huddar, Joint Civil Judge , Senior 
Division , Pandharpur, is kept in -charge of the Court 
of Civil Judge, Senior Division , Pandharpur, for the 
above period in addition to his own . 

Necessary charge reports be submitted to the 
concerned autorities. 
Solapur, 16th July 2013 . 


ORDER 


2 


ORDER 


No. Adm / B - 23 /5791 / 2013.— Provisional leave for 
03 ( Three ) days i.e. from 13th June 2013 to 15th 
June 2013 with suffix holiday on 16th June 2013 
with permission to leave headquarter from 12th June 
2013 ( After Office Hours) to 17th June 2012 ( Before 
Office hours ) already granted to Shri . S. G. Thube, 
Civil Judge , Senior Division , Malshiras vide order 
referred to at Sr. No. 1 above, be treated as earmed 
leave for 3 days i.e. from 13th June 2013 to 15th 
June 2013 on private ground . 

Necessary charge reports be submitted to the 
concerned autorities . 
Solapur, 17th July 2013 . 


No. Adm / B - 23 /5430 /2013.— Ms. V. A. Dixit, 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division , and Assistant Chief 
Judicial Magistrate, Solapur, is granted earned leave 
for 03 ( Three ) days i.e. from 1st July 2013 to 3rd 
July 2013 Before Office Hours with permission to 
leave headquarter from 1st July 2013 ( Before 
Office hours ) on private ground . 

On ruturn from leave, he is reposted on the same 
post . 

Certified under Note 2 , below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule, 1981 that, 
Ms. V. A. Dixit, would have continued to officiate 
as 2nd Joint Civil Judge , Senior Division , and 
Assistant Chief Judicial Magistrate, Solapur, had she 
not proceeded on leave . 

Ms. S. P. Ponkshe, 3rd Joint Civil Judge, Senior 
Division , Solapur, is kept in - charge of the Court of 
2nd Joint Civil Judge, Senior Division, and Assistant 
Chief Judicial Magistrate, Solapur, for the above 
period in addition to her own . 

Necessary charge reports be submitted to the 
concerned autorities . 

S. P. SHAIWALE , 
District Judge - 3 , 

Solapur. 
Solapur, 3rd July 2013 . 


ORDER 


ORDER 


No. Adm / B -23 /5711 /2013.— Shri. P. J. Patil, Civil 
Judge, Senior Division , Pandharpur, is granted earned 
leave for 04 ( Four ) days from 23rd July 2013 to 
26th July 2013 preffix holidays from 17th July 2013 
to 22nd July 2013 and suffix holidays on 27th July 
2013 and 28th July 2013 with permission to leave 
headquarter from 16th July 2013 ( After Office 
Hours) till 29th July 2013 (Before Office hours ) on 
private ground 

On ruturn from leave, he is reposted on the same 
post . 


No. Adm / B -23 /6184 / 2013.— Shri. S. D. Agrawal, 
District Judge - 1 and Additional Session Judge , Solapur, 
is granted earned leave for 04 days from 5th August 
2013 to 8th August 2013 preffix holidays on 4th 
August 2013 suffix holidays from 9th August 2013 
to 11th August 2013 with permission to leave 
headquarter from rd August 2013 ( After Office 
Hours ) to 12th August 2013 (Before Office hours ) 
on private ground . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


On ruturn from leave, he is reposted on the same 
post . 

Certified under Note 2 , below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule , 1981 that, 
Shri . S. D. Agrawal , would have continued to 
officiate as District Judge -1 and Additional Sesstion 
Judge, Solapur, had he not proceeded on leave . 

Shri . V. V. Patil, District Judge - 2 and Additinal 
Sesstion Judge, Solapur, is kept in - charge of the 
Court of District Judge - 1 and Additional Sesstion 
Judge , Solapur, for the above period in addition to his 


On ruturn from leave, she is reposted on the same 
post. 

Certified under Note 2 , below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule , 1981 that, 
Ms. P. A. Patil , would have continued to officiate as 
9th Joint Civil Judge, Junior Division , and Judicial 
Magistrate , First Class , Solapur had she not 
proceeded on leave . 

Ms. S. D. Kankanwadi, 5th Joint Civil Judge , 
Junior Division , and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur is kept in - charge of the Court of 10th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Solapur for the above period in addition 
to her own . 

Necessary charge reports be submitted to the 
concerned autorities . 
Solapur , 17th July 2013 . 


own . 


Necessary charge reports be submitted to the 
concerned autorities. 

S. D. Agrawal, 
I/c . Principal District Judge, 

Solapur. 
Solapur, 3rd August 2013 . 


ORDER 


BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 


ORDER 


No.Adm / B - 23 / 5654 /2013.— Ex -post- facto sanction 
is hereby accorded for grant of Commuted leave for 
8 days form 10th June 2013 to 17th June 2013 
preffix holidays on 8th June 2013 and 9th June 2013 
on the ground of self -illness to Shri . R. B. Patil, Ad 
hoc , District Judge - l and Additional Session Judge, 
Pandharpur 

Certified under Note 2 , below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule, 1981 , Shri . 
R. B. Patil, would have continued to officiate as Ad 
hoc , District Judge - 1 and Additional Session Judge, 
Pandharpur had he not proceeded on leave . 

Ex - post - facto sanction for holding additional charge 
of the Court of Ad - hoc , District Judge - 1 and 
Additional Session Judge, Pandharpur for the above 
period by Shri . V. M. Kakade, District Judge -1 and 
Additional Session Judge , Pandharpur is hereby 
accorded . 

Necessary charge reports be submitted to the 
concerned autorities . 
Solapur, 12th July 2013 . 


No. Adm / B -23 / 555 / 2013.— Ms. A. A. Shinde , 
12th Joint Civil Judge, Junior Division , and Judicial 
Magistrate, First Class , Solapur is granted special 
leave for 45 days i.e. from 24th June 2013 to 7th 
August 2013 with prefix holidays on 22nd June 2013 
and 23rd June 2013 on the ground of miscarriage. 

Certified under Note 2 , below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay) Rule, 1981 that, 
Ms. A. A. Shinde , would have continued to officiate 
as 12th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Solapur had she not 
proceeded on leave . 

The leave salary admissible as per rules 70 ( 1 ) 
of Maharashtra Civil Services ( Leave) Rules, 1981 
should be drawn and paid to her. 

Ms. S. D. Kankanwadi, 5th Joint Civil Judge , 
Junior Division , Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur is kept in - charge of the Court of 12th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class , Solapur for the above period in addition 
to her own . 

A note of this order should be taken in service book . 

Necessary charge reports be submitted to the 
concerned autorities . 

S. M. KOLHE , 
Principal District Judge , 

Solapur. 
Solapur, 09 July 2013 . 


ORDER 
No. Adm / B -23/5792 /2013 . — Ms. P. A. Patil, 10th 
Joint Civil Judge , Junior Division , and Judicial 
Magistrate, First Class , Solapur is granted earned 
leave for 60 days i.e. from 11th July 2013 to 8th 
September 2013 suffix holidays on 9th September 
2013 , in continuation of Maternity leave 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


४७ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIIONS JUDGE 

Order 
No. Adm . 36 /305. - The Principal District and Sessions Judge , Kolhapur is pleased to grant the following 
Judicial Officers leave for the period mentioned against his names . 


Period 


Sr. 
No. 
1 


Name of the Judicial 

Officers 

2 


3 


( 1 ) 


Shri . S. L. Anekar, 
District Judge - 1 , 
Kolhapur. 


( 2 ) 


Shri . S. B. Jagtap , 
District Judge- 1 , Gadhinglaj. 


I 
Earned Leave for 04 days w.e.f. 23rd July 2013 to 
26th July 2013 is granted with suffixs holidays on 27th 
July 2013 and 28th July 2013 with permission to leave 
headquater from 23rd July 2013 after administrative 
meeting is over till 29th July 2013 (Before office hours ). 
Commuted Leave for 14 days w.e.f. 24th June 2013 
to 7th July 2013 is granted preffix holidays on 22nd 
June 2013 and 26th June 2013 
Earned Leave for 05 days w.e.f. 15th July 2013 to 
19th July 2013 is granted with prefix holiday on 14th 
July 2013 
Earned Leave for 05 days w.e.f. 30th July 2013 to 
3rd August 2013 is granted with suffix holidays on 
04th August 2013 with permission to leave head 
quater from 29th July 2013 (After office hours) till 05th 
August 2013 ( Before office hours ) . 


( 3 ) 


Shri . A. A. Shahapure , 
District Judge - 1 , 
Ichalkaranji. 
Shri . M. B. Tidake , 
Ad - hoc District Judge - 1 , 
Kolhapur. 


( 4 ) 


Sr. 
No. 


Name of the Judicial 
Officers proceeding /ed on leave 


Judicial Officers with whom the charge 
is / was kept with them during leave period 
in addition to their own duties 

3 


1 


2 


II 
( 1 ) Shri . S. L. Anekar, 

Shri . M. B. Tidake , Ad - hoc District Judge- 1, Kolhapur. 
District Judge - 1 , Kolhapur. 
(2 ) Shri . S. B. Jagtap , 

Shri . S. L. Anekar, 
District Judge - 1, Gadhinglaj. 

District Judge - 1 , Kolhapur. 
( 3 ) Shri . A. A. Shahapure , 

( 1 ) Shri. M. B. Tidake , Ad - hoc District Judge - 1 , 
District Judge - 1, Ichalkaranji. 

Kolhapur from 15th July 2013 to 16th July 2013 . 
( 2 ) Shri . C. D. Gongle , District Judge - 1 , Jaysingpur, 

from 17th July 2013 to 19th July 2013 . 
Shri. M. B. Tidake , Ad - hoc District Judge - 1 , Shri . S. L. Anekar, District Judge - 1 , Kolhapur. 
Kolhapur. 

III 
On return from leave , above Judicial Officer are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in the respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period. 

Shri. S. B. Jagtap , District Judge - 1 , Gadhinglaj should produce Medical Fitness Certificate before 
resuming his duties . 

S. S. AHMED , 
Principal District and Sessions Judge , 

Kolhapur. 
Kolhapur, 29th July 2013 . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


Order 
No. Adm . 36 /315. - The Principal District and Sessions Judge , Kolhapur is pleased to grant the following 
Judicial Officers leave for the period mentioned against his names . 


Name of the Judicial 


Period 


Sr. 
No. 


Officers 


1 


1 


2 


3 


I 


( 1 ) 


Shri . S. S. Jagtap , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Kolhapur 


( 2 ) 


Shri. S. K. Dhekale , 
Civil Judge , Junior Division , Ajara . 


Earned Leave for 03 days w.e.f. 03rd October 2012 to 
05th October 2012 ( both days inclusive ) is granted 
with permission to leave headquater from 01st 
October 2012 ( After office hours ) till 06th October 2012 
(Before office hours ) . 
Earned Leave for 03 days w.e.f. 25th September 2012 
to 27th September 2012 is granted with permission 
to leave headquater from 24th September 2012 (After 
office hours ) till 28th September 2012 ( Before office 
hours ). 
Earned Leave for 03 days w.e.f. 24th September 2012 
to 26th September 2012 ( both days inclusive ) is 
granted with permission to leave headquater from 
22nd September 2012 (After office hours ) till 27th 
September 2012 ( Before office hours ). 
II 
Mrs. Sanika S. Joshi , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , Kolhapur. 


( 3 ) 


Mrs. N. S .. Anekar , 
Joint Civil Judge , Junior Division , 
Kolhapur 


( 1 ) 


( 2 ) 


Shri . S. S. Jagtap , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Kolhapur. 
Shri. S. K. Dhekale , 
Civil Judge , Junior Division , Ajara . 
Mrs. N. S .. Anekar, 
Joint Civil Judge , Junior Division , 
Kolhapur. 


( 3 ) 


Ms. S. P. Agarwal, 
Joint CivilJudge , Junior Division , Gadhinglaj 
Shri . P. N. Deshpande , 
12th Joint Civil Judge , Junior Division , Kolhapur, 
( 22nd September 2012 ) . 
Shri . S. M. Patil , 
10th Joint Civil Judge , Junior Division , Kolhapur, 
(23rd September 2012 ) . 
Mrs. H. S. Bhosale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division , Kolhapur, 
( 24th September 2012 to 26th September 2012 ) . 


III 


On return from leave , above Judicial Officer is reposted to his original posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in the respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

V. R. LONDHE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Kolhapur. 
Kolhapur, 03rd October 2012 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


४९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाल्या आहेत . 


मंगळवार , मे ५ , २०२० / वैशाख १५ , शके १ ९ ४२ 


नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ . 

दिनांक ४ मे २०२० 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम , १ ९ ६६ 


सूचना 


क्र . टीपीएस -१८२० / ३१ ९ / प्र. क्र . ५५/ २०२० / कलम ३७ ( १ कक ) / नवि -१३.-- ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेची ( मूळ हद्द) सुधारित विकास 
योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना" असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -१८१५/ २० ९ / प्र. क्र . ६ ९ / १५/वि.यो. पुणे -मंजुरी / नवि -१३, दिनांक ५ जानेवारी २०१७ अन्वये भागश : मंजूर केली आहे आणि वगळलेल्या 
भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५/ २०९ / प्र. क्र . ६ ९ / १५ / ईपी -मंजुरी/ नवि -१३, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ ( यापुढे ज्यांचा 
उल्लेख " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील मौजे मुंढवा येथील सर्व्हे नं . ८४ मधील उत्तर - दक्षिण २४.०० मी . विकास योजना रस्त्याची रुंदी कमी 
करून ती ९ .०० मी . प्रस्तावीत करण्याच्या (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त रस्ता " असा करण्यात आला आहे) फेरबदल प्रस्तावास शासन नगर विकास 
विभागाने अधिसूचना क्र . टीपीएस -१८१५ / २० ९ / प्र. क्र . ६ ९ / १५ / कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) / नवि -१३, दिनांक १३ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये मंजुरी दिली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगरपालिकेने दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या पत्रान्वये तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी 
दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजीच्या पत्रान्वये, मौजे मुंढवा येथील सर्व्हे नं . ८४ मधील उक्त रस्त्याची प्रस्तावित ९ .०० मी . रुंदी, यापूर्वी शासनाने उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १) अन्वये मंजूर केलेल्या उक्त विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे २४.०० मी . इतकी ठेवण्यात यावी, अशी शासनास विनंती केली 
आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रस्ताव" असा करण्यात आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगरपालिकेने तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेली विनंती विचारात घेऊन, मौजे मुंढवा 
येथील स . नं . ८४ मधील उक्त उत्तर - दक्षिण रस्त्याची प्रस्तावित ९ .०० मी . रुंदी सदर सूचनेसोबतच्या भाग नकाशावर विस्तृतपणे दर्शविल्यानुसार , 
यापूर्वी मंजूर उक्त विकास योजनेप्रमाणे २४.०० मी . इतकी ठेवणे योग्य होईल, असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रस्तावित 
फेरबदल" असा करण्यात आला आहे) ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन " उक्त प्रस्तावित फेरबदल " प्रस्तावासंदर्भात 
आम जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. उक्त प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात नागरिकांना काही सूचना / हरकती 
दाखल करावयाच्या असल्यास त्या , सदर सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सहसंचालक , नगर रचना, पुणे 
विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत , विधान भवनसमोर, २ रा मजला, रुम नं . २१२ , पुणे-४११ ००१ यांचेकडे लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात. सहसंचालक , 
नगर रचना, पुणे विभाग , पुणे यांना प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये 
विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता " अधिकारी " म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

टीप .- ( अ) प्रस्तुतची सूचना, प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशासह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांमध्ये उपलब्ध राहील. 


( १ ) सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे. 
( २ ) आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 
( ब ) सदरहू सूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे /नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 

श्रीरंग लांडगे, 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 4th May 2020 . 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Notice 
No. TPS - 1820 / 319 /CR -55 /2020 /Sec.37 ( 1AA )/ UD - 13 : -Whereas, the Revised Development Plan 
of Pune Municipal Corporation ( Original Limit ) ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) 
prepared under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter 
referred to as " the said Act ") has been partly sanctioned by Government in Urban Development 
Department under Section 31 ( 1) vide Notification No.TPS - 1815 / 209 / CR - 69 / 15 / D.P.Pune - Sanction / 
UD - 13 , dated 5th January 2017 and Excluded Part ( EP ) has been sanctioned vide Notification No. TPS 
1815 / 209/CR -69/ 15 / E.P .Sanction /UD - 13 , dated 17th February 2018 ( hereinafter referred to as " the 
said Notifications" ) ; 

and whereas, Government in Urban Development Department has accorded sanction to the 
modification proposal to reduce the width of 24.00 mtrs . wide North - South Development Plan Road in 
S. No. 84 of village Mundhwa in the said Development Plan and to propose it to 9.00 mtrs . ( hereinafter 
referred to as " the said Road ") vide Notification No.TPS - 1815 /209 / CR - 69 / 15 / Sec . 37 (AA ) ( C) / UD - 13 , 
dated 13th December 2019 ; 

and whereas , the Pune Municipal Corporation as Planning Authority vide letter dated 10th February 
2020 and Local People s Representative vide letter dated 24th January 2020 have requested the 
Government to restore the proposed 9.00 Mtrs . width of the said Road to 24.00 mtrs . as per the width 
in the earlier Sanctioned said Development Plan by the Government under Section 31 ( 1) of the said 
Act (hereinafter referred to as the " said Proposal" ) ; 

and whereas , considering the request of the Pune Municipal Corporation as Planning Authority 
and Local People s Representative, the Government is of opinion that , the width of the proposed 
North - South said Development Plan Road in S. No. 84 of village Mundhwa should be maintained as 
24.00 mtrs . as per earlier Sanctioned Development Plan , as shown elaborately on the part plan along 
with this Notice (hereinafter referred to as “ the said Proposed Modification " ) ; 

Now therefore , in exercise of the power conferred under Section 37 ( 1AA) of the said Act, the 
Government publishes the Notice in respect of the said Proposed Modification for inviting suggestions / 
objections from the general public . Suggestions / objections from general public in respect of the said 
Proposed Modification , if any , shall be forwarded to the Joint Director of Town Planning , Pune Division , 
New Administrative Building , Opposite Vidhan Bhavan , 2nd floor, Room No. 212 , Pune - 411 001 who is 
being appointed as an " Officer" to hear suggestions / objections received by him and to complete the 
procedure as mentioned in Section 37 ( 1AA ) of the said Act and submit his report to the Government . 

Note.- ( A ) The Notice and the Plan showing proposed Modifications is made available for inspection 
to the general public during office hours on all working days at the following offices. 

1. Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune . 


2. The Commissioner, Pune Municipal Corporation , Pune . 


( B ) This Notification is also made available on the Government website at www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ). 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SHRIRANG LANDGE , 
Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


५१ 


शनिवार , नोव्हेंबर २१ , २०२० / कार्तिक ३० , 

३० , शके १ ९ ४२ 
महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम -२३ अन्वये 


पुणे महानगर प्रदेश हद्दीतील लोणी काळभोर व कदम वाकवस्तीकरिता विकास योजना तयार करणेबाबतच्या उद्देशाची घोषणा 


जाहीर सूचना 


क्रमांक नि.वि. /वि.यो. / लोणी - कदम / २ ९ ४ / ११-२०२० .-- ज्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ - त मधील खंड (ग) आणि महाराष्ट्र 
महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे) अध्यादेश, १ ९९९ ( १ ९९९ चा अध्यादेश महा. बारा ) चे कलम २ (म) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८९९ / ११ ९ १ / प्र.क्र .८०/ ९९ / नवि -१३, दिनांक २३ जुलै 
१ ९९९ अन्वये पुणे शहराभोवतालचे काही क्षेत्र भारतीय संविधानाच्या भाग - ९ - अ च्या प्रयोजनार्थ " पुणे महानगर क्षेत्र " म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक पीएमआरडी -३३१६ / प्र.क्र . ५४ / नवि -७, दिनांक ११ जुलै 
२०१६ अन्वये पुणे महानगर प्रदेशासाठी सदर अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्राकरिता मा . भारताचे राष्ट्रपती महोदयांनी 
वेळोवेळी घोषित केलेले अनुसूचित क्षेत्र वगळून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे ( यापुढे " उक्त प्राधिकरण " असे 
संबोधिलेले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिनांक १८ जानेवारी २०१८ रोजीची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१७ / प्र.क्र . १७३ / 
२०१७ / नवि 

-१३ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम ४० ( १) नुसार अन्वये पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्रातील अधिसूचनेमध्ये नमूद अधिसूचित क्षेत्रासाठी पुणे 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची दिनांक ३१ मार्च २०१५ पासून विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमाच्या कलम २३ ( १) अन्वये महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी, त्यांना बहाल करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून पुणे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण हे नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगर प्रदेशासाठी, पुणे व पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिका सभोवतालचे क्षेत्र तसेच पुणे जिल्ह्यातील 
मावळ , हवेली, मुळशी, पुणे शहर या तालुक्यांचे पूर्ण क्षेत्र तसेच वेल्हा, पुरंदर, भोर, दौंड, शिरूर व खेड या तालुक्यांतील काही भागांकरिता ( पुणे 
व पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका, तळेगाव - दाभाडे, लोणावळा, आळंदी, शिरूर, चाकण , राजगुरूनगर , सासवड या नगरपालिका आणि पुणे , 
देहुरोड व खडकी कटकमंडळे यांचे क्षेत्र व गावांचे गावठाण व इतर नियोजन प्राधिकरणाचे क्षेत्र वगळून ) विकास योजना तयार करण्यासाठी दिनांक 
१ ९ जून २०१७ रोजी इरादा जाहीर केल्याबाबतची सूचना प्रसिद्ध केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने उक्त अधिनियमाचे कलम २ ( १५) ( क)( i) मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१८६ ९ / १६०४५- W , दिनांक १३ जून १ ९ ६ ९ अन्वये पुणे जिल्हा परिषदेस लोणी काळभोर व कदम वाकवस्ती या गावांच्या भागशः महसुली क्षेत्रासाठी 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार वापरणेस अनुमती दिली होती (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त क्षेत्र " असा केला आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिनांक १३ मार्च १ ९ ७५ रोजीची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८७५ / १६०२ / W - ०२ अन्वये 
उक्त क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे " उक्त विकास योजना" असे संबोधलेली) मंजूर केली असून ती दिनांक १ जून १ ९ ७५ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना मंजुरीनंतर जिल्हा परिषद, पुणे यांनी उक्त मंजूर विकास योजना सुधारित करणेची कार्यवाही सुरुवात 
केलेली नसल्याने शासनाचे निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१९ /व्हीआयपी /२०५/ प्र.क्र . १४८ / १ ९/ नवि -१३, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये मौजे लोणी 
काळभोर व मौजे कदम वाकवस्ती विकास योजनेच्या क्षेत्रासह उक्त प्राधिकरणाचे अधिसूचित क्षेत्राचा एकसंघ विकास होण्याच्या दृष्टीने सदर क्षेत्राचे 
नियोजन व विकास उक्त प्राधिकरणाने करण्यात यावा असे निर्देश दिले आहेत ; 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ ( १ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्यासंदर्भातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून संचालक, नगर 
रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मंजूर विकास योजना लोणी काळभोरच्या क्षेत्रासाठी पुणे जिल्हा परिषदेकडे शासन अधिसूचना दिनांक १३ जून 
१ ९ ६ ९ अन्वये दिलेला उक्त क्षेत्रासाठीचा नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, मा . अध्यक्ष, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण तथा मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी 
महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना पुणे महानगर प्रदेशासाठी विकास योजना तयार 
करण्यासाठीच्या उद्देशाची घोषणा करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे. 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या २३ ( १ ) अन्वये बहाल करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून उक्त प्राधिकरणाच्या अधिसूचित क्षेत्राचा 
विकास योजनेसमवेत, लोणी काळभोर व कदम वाकवस्ती या गावांच्या भागशः महसुली क्षेत्राची विकास योजना तयार करणेसाठी जनतेकडून सूचना 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


आणि / हरकती मागविण्यासाठी उक्त प्राधिकरणाचा नियोजन प्राधिकरण म्हणून इरादा जाहीर करणेबाबतची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. सूचना 

आणि / 
हरकती असल्यास महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , उपने स . क्र. १५२-१५३ , महाराजा 
सयाजीराव गायकवाड उद्योग भवन, चौथा मजला, औंध , पुणे -४११ ०६७ यांचे नावे हा इरादा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांकापासून ६० ( साठ) दिवसांच्या आत पाठवाव्यात . 

फक्त विहित मुदतीतच प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि / हरकती विचारात घेण्यात येतील . लोणी काळभोर व कदमवाकवस्ती या गावांचे भागश : 
महसुली क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या औंध, पुणे - ४११ ०६७ येथील कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवशी व कामकाजाच्या वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. 


डॉ . सुहास दिवसे, 
महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे. 


पुणे, २० नोव्हेंबर २०२० . 


BY METROPOLITAN PLANNER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
Under Section 23 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
Declaration of Intention for the preparation of Development Plan of 

Loni Kalbhor and Kadam Wakwasti 

Public Notice 
PL /DP /Loni-Kadam /294 / 11 /2020. — Whereas , Government in Urban Development Department vide 
it s Notification No. TPS - 1899 / 1191 / CR - 80 / 99 / UD - 13 , dated the 23rd July 1999 issued in exercise of the 
powers conferred by Clause ( c) of Article 243 - P of the Constitution of India read with Clause ( c) of Section 
2 of the Maharashtra Metropolitan Planning Committees ( Constitution and Functions ) Ordinance , 1999 , 
( Mah . Ord . XII of 1999 ) a certain area , in and around the City of Pune has been declared as the “ Pune 
Metropolitan Area " for the purposes of Part IX - A of the Constitution of India ; 

and whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department, vide Notification 
No. PMRDA- 3316 / CR -54 / UD - 7, dated the 11th July 2016 had established the Metropolitan Region 
Development Authority to be called " the Pune Metropolitan Region Development Authority " for the Pune 
Metropolitan Region more specifically described in the Schedule appended hereto , excluding the area 
declared as the Scheduled areas by the Hon ble President of India from time to time ( here in after referred 
to as " the said Authority ) ; 

and whereas, the Government in Urban Development had appointed the said Authority as the Special 
Planning Authority under Section 40 ( 1) ( d ) of the said Act vide Notification No. TPS - 1817 / CR - 173 /2017 / 
UD - 13 dated 18th January 2018 with retrospective effect from 31st March 2015 for the notified area ; 

and whereas, Metropolitan Commissioner and Chief Executive Officer, PMRDA in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 23 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 , published a Public Notice dated 19th June 2017 for the declaration of intention of the said Authority 
as Planning Authority to prepare the Development Plan for the area in and around the City of Pune and 
Pimpri – Chinchwad Municipal Corporation comprising the whole area of Maval , Haveli , Mulshi, Pune City 
and part of Velhe, Purandar, Bhor, Daund , Shirur and Khed Talukas of Pune District within the notified 
boundaries (Excluding Pune and Pimpri – Chinchwad Municipal Corporations, Talegaon Dabhade , Lonavala , 
Alandi , Shirur, Chakan , Rajgurunagar, Sasawad Municipal Counsils and Pune , Dehuroad and Khadki 
Cantonment Boards, Village Gaothans and other Planning Authority Areas) ; 

and whereas, the Government in Urban Development Department, under Section 2 (15) ( c ) (i) of the 
said Act had appointed the Pune Zillha Parishad as the Planning Authority for the part revenue area of 
villages Loni Kalbhor and Kadam Wakwasti vide Notification No. TPS - 1869 / 16045 - W dated 13th June 
1969 ( here in after referred to as " the said Area ") ; 

and whereas , the Government in Urban Development Department had sanctioned the Development 
Plan for the said Area vide Notification No. TPS - 1875 /1602/ W -02, dated 13th March 1975and which has 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , 


शके १ ९ ४२ 


५३ 


came into force from dated 1st June 1975 (hereinafter referred to as " the said Sanctioned Development 
Plan " ) ; 

and whereas, since Zillha Parishad , Pune has not started the revision of the Sanctioned Development 
Plan of Loni Kalbhor and Kadam Wakwasti, the Government in Urban Development Department issued 
directives under Section 154 of the said Act to Pune Metropolitan Regional Development Authority vide 
Notification No. TPS - 1819 / VIP / 205 / CR - 148 / 19 / UD - 13 dated 11th September 2019 to prepare planning 
proposal for the said Area ; 

and whereas , in exercise of the powers conferred by Section 2 ( 15 ) ( C ) of the said Act and all other 
powers enabling him in this behalf , the Director of Town Planning , Maharashtra State, Pune has withdrawn 
the powers given under Notification dated 13th June 1969 to Zillha Parishad , Pune as Planning Authority 
for the said Area ; 

and whereas , the Hon ble Chairman of the Pune Metropolitan Region Development Authority and 
Chief Minister, Maharashtra State on dated 21st October 2020 has accorded sanction to the Metropolitan 
Commissioner and Chief Executive Officer, Pune Metropolitan Region Development Authority to declare 
the intention for the preparation of the Development Plan for the Loni Kalbhor and Kadam Wakwasti . 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub - section ( 1) of Section 23 of the said Act , a 
notice of declaration of intention of the said Authority as Planning Authority to prepare the Development 
Plan for the part revenue area of the villages Loni Kalbhor and Kadam Wakwasti alongwith the Development 
Plan of notified Area of the said Authority , is hereby published for inviting suggestions and / or objections, 
if any , from public to the proposed preparation of the Development Plan for the part revenue area of 
villages Loni Kalbhor and Kadam Wakwasti. The suggestions and / or objections, if any , should reach the 
Metropolitan Commissioner and Chief Executive Officer, Pune Metropolitan Region Development Authority 
( PMRDA ) , Sr. Nos . 152-153 , Maharaja Sayajirao Gaikwad Udyog Bhavan , 4th Floor, Aundh , Pune - 411 067 
within a period of 60 ( Sixty ) days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Gazette . 

The suggestions and / or objections received within the stipulated period shall only be considered. 

A copy of the Plan showing the part revenue area of Loni Kalbhor and Kadam Wakwasti is kept for the 
inspection of the public at the office of the Metropolitan Commissioner and Chief Executive Officer, Pune 
Metropolitan Region Development Authority, Pune ( PMRDA ) , Aundh , Pune - 411 067 on all working days 
during office hours . 

Dr. SUHAS DIWASE , 
Metropolitan Planner and Chief Executive Officer, 
Pune Metropolitan Region Development Authority, 

Pune . 


Pune , 20th November 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


